भाग - ९ 
बेकारांच्या कथा आणि व्यथा 


ऑक्टोबर २००१ ; पल्लकड जिल्ह्यातील नेनमारा गावातील सी रमेशने हित 
हारून निराश होऊन विष पिऊन आत्महत्या केली रमेशने आपल्या बेकारीला धैयाने 
तोंड दिले होते पैसे जमीन काहीही नसताना, शोती करण्याचा निर्णय घेतला. एका 
शोतकऱ्याकडून १.५ एकर जमीन भाड्याने घेऊन त्यात आल्याचं पिक काढायला 
सुरुवात केली. पिकही चांगल आल. अचानक आल्याचा भाव पडला. रमेश आपि 
त्याचे कुटूंब कंगाल झाले. हा धक्का रमेश सहन करू शकला नाही.. त्याचं सगळं 
धेर्यच संपलं आणि पूर्णपणे निराशा अवस्थेत ऑक्टोबर २००१ ला त्याने विष पिऊन 
आत्महत्या केली 

१९ सप्टेंबर २००३; २७ वर्षाच्या लालित चौधरीने पंचकुला, चंदीगढ येथील 
सेक्टर १० मधील आपल्या घरात आत्महत्या केली. लालित प्रधम एका खाजगी बॅकेत 
नोकरी करत होता. डिसेंबर २००२ सध्ये नोकरी गेली आणि त्याला त्यानंतर कुठेच 
नोकरी न पिव्याल्यामुन्डे निराश आवस्थेत होता 

२५ फेङ्लवारी २००७ . चार बेरोजगार युवकानी राष्ट्रपती एपीजे अबुल 
कलामासयोर कनाटिक मधील गुलबर्गा जिल्ह्यात विष खाऊन आत्महत्या करण्याचा 
प्रया केला. सुरेश घुले; विजय कुमार, देवेद्र होसामागि आणि मंजुनाथ शारजु ही ह्या 
युककांची नावं राष्ट्रपती कलाम एका राजकीय समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून 
उपस्थित होते हे चारही युवक डिप्लोमा केल्यानंतर कित्येक दिवस बेरोजगार होते 
क्रांतिवीर भगतसिंग तरुणांना उद्देशून लिहितात... 

“यौवनकाल हा मानवी आयुष्यातील वसंत ऋतू 
आहे. तारुण्याच्या प्राप्तीने माणूस बेभान होतो. हजारो 
प्याले झोकल्यासारखी नशा चढते त्याला. विधात्याने 
दिलेल्या सगळ्या शक्ती कंध फुटावा तशा सहस्त्रधारांनी 
कोसळू लागतात. मदांध मातंगाप्रमाणे निरंकुश, आषाढ- 
मेघा सारखी उन्मत्त, प्रलयकारी प्रभंजनाप्रमाणे प्रचंड, 
$ ५. वसंतातील नवजात कलिकेसारखी सुकोमल, 
ज्वालामुखीसारखी उन्मुक्त आणि भैरवीच्या सुरांसारखी 
मधुर असते ही युवावस्था! उजळलेल्या पहाटेची शोभा, सायंकालची स्निग्धता, 
ग्रीष्मातल्या मध्यान्हीची तप्तता आणि भाद्रपदी अमावस्येच्या मध्यरात्रीची भीषणता 
तिच्यात सामावलेली असते. जसा वीर योद्ध्याच्या हातामध्ये खड्ग, तशीच 
मानवाच्या शरीरात ही तरुणाई ! 

युवक महासागराच्या उत्तुंग लाटांसारखा उन्मत्त आहे. महाभारतातील भीष्म 
पर्वाच्या प्रथम ललकारी सारखा भयावह आहे. पहिल्या वहिल्या चुंबनासारखा रसपूर्ण 


लोकायत 175र 3 





आहे. तो रावणाच्या अहंकारासारखा बेदरकार आहे. प्रल्हादाच्या सत्याग्रहांसारखा 
दृढ आणि अटळ आहे. ईश्वराच्या रचनाकौशल्याचा उत्कृष्ट नमुना आहे युवक. 

युवकांच्या पराक्रमाच्या कहाण्यांनी जगाचा इतिहास समृद्ध आहे. अद्भुत त्याचं 
साहस! अमोघ त्याचा उत्साह! एखाद्या गोष्टीत मन रमलं तर रात्र रात्र जागणं त्याला 
नवीन नाही. ज्येष्ठातली दुपार त्याच्यासाठी चांदणी रात्र आहे, पावसाचा वर्षाव म्हणजे 
पुष्पवृष्टी आणि स्मशानातील नीरवता जणू उद्यानातील पाखरांचा गुंजारव! तो मनात 
आणेल तर साऱया समाजाला हलवून सोडेल, अवघ्या देशाचं भलं करेल, साऱ्या 
राष्ट्राचं वर्तमान उज्वल करेल, मोठमोठी साम्राज्य उलथवून टाकेल. पतितांचं उत्थान 
करणं, साऱ्या जगाला प्रगतीपथावर नेणं त्याच्याच हातात आहे.” 
स्वप्नं आणि सत्य 

भगतसिंगानी केलेलं तरुणांचं वर्णन अगदी खरं आहे. असेच असतात तरुण. 
कोणत्याही देशातील तरुणांमध्ये इतकी शक्ती, इतका उत्साह, इतकी सर्जनशीलता, 
इतकी क्षमता असतेच. म्हणूनच प्रत्येक समाजाने आपल्या तरुण पिढीकडे विशेष 
लक्ष पुरवलं पाहिजे, त्यांच्यातील प्रचंड ताकद देशाच्या नवनिर्माणासाठी उपयोगात 
आणली पाहिजे. 

पण आपल्या देशातल्या स्वार्थाने बरबटलेल्या नेत्यांनी, नफा आणि 
नफ्याशिवाय दुसरा कुठलाच विचार न करणाऱ्या भांडवलदारांनी आणि भ्रष्टाचार हीच 
नीतिमत्ता मानणाऱ्या नोकरशहांनी आपल्या तरुणांचे दोन्ही हात कापून टाकले 
आहेत. देशाच्या विकासात त्यांना जुंपून टाकण्याऐवजी बेरोजगार बनवलं आहे. 

त्यांच्या डोळ्यांना स्वप्नं, चेहऱ्यावर झळाळी आणि पायांना वायुवेग देण्याऐवजी 
आपल्या देशातील बहुतेक तरुणांना उपेक्षा, अपमान आणि लाचारीच मिळत आहे. 

नातेवाईक, शेजारीपाजारी आणि समाजसुद्धा त्यांना नालायक आणि नाकर्ते 
ठरवतो आहे. या भणंग, बेकार आणि निरर्थक अवस्थेत जगणे ह्याच्या वेदना काय 
असतात याची कल्पना करणेही कठीण आहे. या मानहानीच्या जीवनामधून तरुणांना 
भयावह नैराश्य आणि वैफल्य यांनी ग्रासून टाकले आहे. भविष्यात आशेचा एखादा 
किरणही नजरेस पडत नाही. हताशपणा येतो. मग ह्यामधून जन्म घेतात गांजा, चरस, 
कोकेन, गर्द, दारूसारखी व्यसने! कोणत्याही बाबा-बुवाच्या नावावरच्या अंधश्रध्दा! 

सर्व प्रकारची धंदेबाज माणसं ह्यांना गरजवंत समजून वापर करून घेतात. कुणी 
हृदयसम्राट किंवा साखरसम्राट लाखो नोकऱ्यांची आश्वासन तोंडावर फेकतो. 
वडापावच्या गाड्या किंवा एस.टी.तल्या हेल्पर्सच्या जागा दहा जणांना देऊन 
शंभरजणांची निष्ठा बांधून घेतो. मग निवडणूकांच्यावेळी प्रचार आणि मारामाऱ्या 
करायला, काळे धंदे चालवायला याच बेकारांची भरती करता येते. अशा दिशाहीन 
युवकांची दिशाभूल करून या तरुणांच्या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून जात- 
जमातवादी संघटना आपली पोटे भरतात. जातीय दंगलीच्या टोळीमध्ये आपली 
सत्तेची पोळी भाजून घेतात! कुठे 'गर्व से कहो' च्या नावाखाली तर कुठे 'फक्र से 
तुम्हीबेकारकाः ढल 


कहो” च्या घोषणेने, या तरुणांची चिता पेटतच रहाते. नोकरीच्या आशेने अगतिक 
झालेल्या तरुणींना स्वत:च्या वासना शमवण्यासाठी वापरून घेता येतं. समाज 
हेटाळणी करतो. समाजधुरीण त्यांचा हातातलं अवजार म्हणून वापर करतात. 

बेकार एक तर मरणाहून वाईट जिणं ढकलत राहतात, नाहीतर समाजाविरुद्धचा 
राग, स्वत:चा व समाजाचा विध्वंस करण्यात शमवतात, नाहीतर अखेरीस आत्महत्या 
करून जीवन संपवून टाकतात! 
बेकारीचा भस्मासूर 

आज आपल्या देशात बेरोजगारीचे स्वरूप किती भीषण आहे याची कल्पना 
केवळ एका बोलक्या आकडेवारीवरूनही पुरेपूर येते. काही दिवसांपूर्वी रेल्वेतील 
२०,००० जागांची भरती जाहीर झाली! अर्ज आले ७४ लाख. शिक्षणाची अट 
कमीतकमी ८ वी पास होती. पण अर्ज आले ते एम.ए., एम.बी.ए., बी.ई. सारख्या 
पदवीधरांचे. मुंबईत बिहारी उमेदवारांवर शिवसेनेने हल्ला केला. तसाच उद्रेक 
आसाममध्येही झाला. 
आकड्यांची फसवेगिरी 

असं असूनही आपलं सरकार आणि अर्थातच नोकरशाही यांच्या मते 
आपल्याकडे बेरोजगारी खूप कमी आहे. गेल्या काही वर्षात बेरोजगारी वाढली आहे हे 
ते मान्य करतात. तरीही त्यांच्यामते १९९९-२००० मध्ये बेकारीचा दर फक्त ७.३% 
होता. म्हणजेच सरकारी आकड्याप्रमाणे त्यावर्षी २.६ कोटी लोक बेरोजगार होते. 

ही बेकारी सुद्धा काही वर्षात समाप्त होईल असा सरकारचा प्रचार आहे. ह्या 
देशाचे सरकार, भांडवलदार, बिल्डर, मोठमोठे व्यापारी, आणि त्यांच्याच ओंजळीने 
पाणी पिणारा मीडिया-सर्वजण तमाम सामान्य जनतेची भूलावण करत आहेत की 
भारत एक 'आर्थिक महासत्ताः बनणार आहे. आणि यासाठी ते अंबानी, अजीम 
प्रेमजी, सुनील मित्तल हे कसे जगभरातील धनाढ्यांच्या जागतिक क्रमवारीत जाऊन 
बसले आहेत, याची तोंड भरभरून स्तुती करत असतात. तर किती प्रकारच्या गाड्या 
आज भारतात आहेत; मोबाईल फोन धारकांची संख्या कशी वाढत आहे; शहरांमध्ये 
मोठमोठे शॉपिंग मॉल्स कसे उभे राहत आहेत; एक्स्प्रेस हायवे किती ठिकाणी बांधले 
जात आहेत; एवढंच नाही तर भारतीय सुंदऱ्या कशा मिस वर्ल्ड म्हणून पुढे येत 
आहेत आणि भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना पश्चिमी देशात कशी वाढती मागणी 
आहे, यासारख्या गोष्टी विकासाचे दाखले देण्यासाठी सांगितल्या जात आहेत. 
सरकारी अर्थशास्त्रज्ञ तर आमच्या तरुणांना हे आश्वासन देण्यात गुंतले आहेत की 
हा विकास कसा झिरपत-झिरपत त्यांच्यापर्यंतही पोहोचेल. आता ११ व्या पंचवार्षिक 
योजनेच्या काळात तर ७ कोटी रोजगार पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

देशात कोणाचा विकास होतोय, सध्याच्या विकासाच्या दिशेमुळे बेकारी आणि 
गरिबी वाढेल की कमी होईल, यावर आपण पुढे चर्चा करूच. सध्या देशातील 


बेरोजगारीचं वास्तव काय आहे यावर चर्चा करूया. अगदी वरवर केलेल्या एका 
विष्लेषणातूनही सरकारी आकडे कसे फसवे आहेत हे समजेल. 























रोजगार व बेरोजगार 
१० लाखांमध्ये वार्षिक विकास दर % 
१९८३ | १९९४ | २००० | १९८३-९४ | १९९४-२००० 

लोकसंख्या ७१८ | ८९४ | १००४ २.० १.९५ 
छण कामगार | २६१ | ३३६ | ३६३ २.४३ १.३१ 
उपलब्ध रोजगार | २३९ | ३१६ | ३३७ २.७० | १.०७ | 
बेकारी दर ८.३ | ५.९९ | ७.३२ 
बेरोजगार २२ २० २६ 


























एकूण कामगार म्हणजे एकूण काम करत असणारे लोक (उपलब्ध रोजगार) 
आणि कामाच्या शोधात असणारे लोक (बेरोजगार). सरकारी आकडे गृहीत धरले, तर 
१९८३ ते १९९४ मध्ये देशात एकूण कामगारांच्या संख्येत २.४३% वाढ झाली. पण 
त्यानंतर १९९४ ते २००० च्या दरम्यान हे प्रमाण कमी होऊन १.३१% झाले! हे 
कसं शक्य आहे? अकस्मातपणे रोजगार शोधणाऱ्यांची संख्या घटून एकदम निम्मी 
झाली? 

ही नक्कीच आकड्यांची बनवाबनवी आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण कृत्रिमरित्या 
कमी दाखविण्यासाठी सरकारी संख्याशास्त्रज्ञांनी एकूण कामगारांच्या संख्येतील वाढ 
ही कमी दाखवली आहे. 

आपण असं जरी मानलं की १९९४ ते २००० च्या दरम्यान एकूण 
कामगारांच्या संख्येत पूर्वीहतकीच म्हणजे २.४३% च वाढ झाली, तर मग २००० 
मध्ये एकूण बेकारांची संख्या २.६ कोटी नाही, तर ५ कोटी असायला हवी होती. 
आणि बेकारीचा दर ७.३% नाही तर १३.२% हवा होता. जर ह्याच प्रमाणात २००४ 
पर्यंतचे आकडे काढले, तर बेरोजगारांची संख्या ७.८ कोटी असायला हवी होती 
आणि बेकारीचा दर १८.३% झाला असता. 

हे अगदी वरवरचे आकडे आहेत. तरीसुद्धा त्यामुळे बेरोजगारीची अक्राळ 
विक्राळ अवस्था समोर येते. 


खरी बेरोजगारी 


पाश्चिमात्य देशांसारखा आपल्याकडे बेकारांना जगता येईल यासाठी काही 
बेकारीभत्ता मिळत नाही. पोटाची खळगी भरायला माणूस काहीतरी करत रहातो. 
जिवंत राहण्यासाठी काही तरी करणं भागच असतं. मग शेतकरी छोट्याशा 
जमिनीच्या तुकड्यावर हाडाची काडं करून जास्तीतजास्त मिळवायचा प्रयत्न 
करतात, किंवा शेतमजूर अर्धपोटी मजुरीवर काम करतात, किंवा विक्रेता म्हणून 
शहरांमध्ये कुठे दारोदार फिरून अथवा छोट्यामोठ्या गोष्टी घेऊन रस्त्यावर, 
तुम्हीबेकारका? /&/&ढ71)क्‍ ललल 


बसमध्ये, ट्रेनमध्ये फिरते विक्रेता म्हणून, अगदी गळ्यात डबा अडकवून चणेदाणेही 
विकतात. नाहीतर कचरा गोळा करणं, घरकाम करणं, असलं काहीतरी. पण सरकारी 
आकड्याप्रमाणे ह्या सर्व लोकांना रोजगार आहे असं मानलं जातं. 

मग ह्याचे परिणामही विचित्रच येणार. अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे फक्त ७% 
कामगार बेरोजगार आहेत. आणि दुसरीकडे, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका 
राष्ट्रीय कमिशनच्या मते देशातील ७७% लोक दिवसाला २० रुपयांपेक्षाही कमी 
कमाईवर जगतात. अहवालात पुढे म्हटले आहे की कुठल्याही प्रकारची सामाजिक 
सुरक्षितता नसताना हे अत्यंत हलाखीच्या आणि दुःखद परिस्थितीत काम करतात. 
हा अहवाल याच वर्षी (२००७) ऑगस्टला प्रसिद्ध झाला आहे. 

भारताचा मोठा विकास दर रोज चवीने चघळणाऱ्यांना कदाचित हा आकडा 
अविश्वसनीय वाटेल. पण इतर आकडेवारीही ह्या गोष्टीला दुजोरा देते. 
भारत सरकारची गरिबी दुर करण्याची जादूची छडी 

१९९० च्या दशकात भारतातील गरिबी उल्लेखनीयरित्या कमी झाली होती, 
असा दावा भारत सरकार आणि जागतिक बँक करतात. मुळातच शरम वाटावी इतकी 
खालच्या पातळीवर असलेली दारिद्र्‍यरेषा अजून खाली आणून त्यांनी मोठ्या 
प्रमाणात गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणलं. अस करून गरिबांच्या विकासाचे 
आकर्षक आकडे त्यांना दाखवता येतात. 

१९९९-२००० च्या भारताच्या नवीन दारिद्र्यरेषेच्या व्याख्येप्रमाणे ग्रामीण 
भागात महिना ३२८ रुपये आणि शहरांमध्ये महिना ४५४ रुपये कमावणारे 
दारिद्र्यरेषेच्या वर आहेत. म्हणजेच रोज ११ रुपये खर्च करणारा ग्रामीण आणि रोज 
१६ रुपये खर्च करणारा शहरी हे गरीब नाहीत! 

पण भारत सरकारची १९७९ साली केलेली गरिबीची व्याख्या प्रमाण मानली, 
तर १९९९-२००० ची आकडेवारीच बदलते. त्या व्याख्येप्रमाणे १९९९-२००० 
मध्ये दारिद्र्यरेषेच्या खाली राहाणाऱ्या लोकांची संख्या ग्रामीण भागात ७४.५% 
आणि शहरी भागात ४५% असायला हवी! 

आणि इकडे सरकार मात्र फक्त ७% कामगार बेरोजगार आहेत असे मानते! 
म्हणजे ९३% ना रोजगार आहे असं सरकार मानतं. पण त्यातल्या ७०% लोकांची 
दिवसाची कमाई २० रुपये पेक्षाही कमी आहे! जगण्याची कशीबशी धडपड करणारे हे 
सर्व लोक खरंतर बेरोजगारच आहेत. 

हा आहे बेकारीचा भस्मासूर. 
बेकारांची अगतिकता 


अशा परिस्थितीत अगतिकतेमधून काळे व्यवसाय, वेश्या व्यवसाय, चोऱ्यामाऱ्या 
तरुण-तरुणींना गिळत आहेत. नेकीचे जगणे, सचोटीचे जीवन कठीण बनत आहे. ही 


लोकायत 175 क्य 


आहेत बेरोजगारी वाढीची फळे! परिणामी गुन्हेगारी, गुंडगिरी, सामाजिक अधोगती 
वाढत आहे. 

जागतिकीकरण, समाजातील गरीब-श्रीमंतांमधील दरी वाढवून ह्या गोष्टींना 
प्रोत्साहन देत आहे. (यावर सविस्तर चर्चा पुढे करणार आहोत.) महागड्या उपभोग्य 
वस्तूंनी ठोसून भरलेले शॉपिंग मॉल्स, कमीत कमी १०० रुपये तिकीट असणारी 
महाकाय सिनेमागृहे (मल्टीप्लेक्स), बरिस्ता सारखी चमचमती कॉफी शॉप्स, 
मॅक्डोनल्डसारखी फास्ट फूड हॉटेल्स, वेगवान मोटरबाइक्स-ह्या सगळ्या गोष्टी 
खरंतर जे तीन चतुर्थांश अर्धबेकार, बेकार आहेत त्यांना वाकुल्या दाखवत असतात, 
टिंगल करत असतात, अपमानित करत असतात. आपण नालायक आहोत, नाकाम 
आहोत याची सतत टोचणी लावत असतात. चौकात ठिकठिकाणी लागलेल्या 
मोठमोठ्या जाहिराती हा अपमान, ही चीड आणखीनच वाढवतात. 

चीड, संताप, मानहानी, नैराश्य, वैफल्याच्या ह्या आगीत ललित चौधरी व सी. 
रमेश जळून खाक झाले, पण त्या आगीत 
आणखी काय जळणार आहे? हा संताप 
कोणाविरुद्ध भडकून उठणार आहे? 

काश्मीर पेटलेला आहे. आसाम धुमसत 
आहे. दोन्ही ठिकाणी हजारो निरपराध लोक 
अतिरेक्यांच्या गोळ्यांचे शिकार बनले आहेत. 
अयोध्येची बाबरी मशीद उध्वस्त करण्यात आली 
त्यावेळी देशभर पेटलेल्या अमानुष जातीय 
दंगलींच्या हिडीस जखमा अजून ताज्या आहेत. a 
मुंबईच्या दंगलीनी आणि त्यानंतर झालेल्या 
बॉम्बस्फोटांनी राक्षसी क्रौर्याची सीमा गाठली आहे. या 
दोहोंची चौकशी करणाऱ्या श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालातून हे विदारक वास्तव पुढे 
आले आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या वंशहत्या, बिहारमध्ये होत असलेली दलितांची 
निर्घृण कत्तल यांनी तर उभ्या मानवतेला काळिमा फासला आहे. गर्दच्या विळख्यात 
सापडून कित्येक तरुणांची सर्वनाशाकडे वाटचाल सुरू आहे. देशभर गुन्हेगारीला उत 
आला आहे. मुंबईतील गँगर्वॉर्समध्ये रोज नवे मुडदे पडत आहेत. 

वरवर पाहिलं तर ह्या सर्व घटना वेगवेगळ्या आहेत. एकमेकांशी संबंध 
नसलेल्या. निदान काही संबंध असल्याचे दिसत नसलेल्या. या सर्व घटनांना 
जबाबदार असलेले सूत्रधारही तसे वेगवेगळे. त्या घडवून आणण्यात पुढाकार घेणाऱ्या 
शक्तीही निरनिराळ्या. पण जरा नीट विचार करूया. त्या सर्वामध्ये कुठेतरी समान 
धागा सापडतो का? अतिरेकी कारवायांमध्ये, जातीय दंगलींमध्ये, बॉम्बस्फोटांमध्ये, 
दलित हत्याकांडांमध्ये, गुन्हेगारी व गेँगवॉर्समध्ये-या सर्व घटनांमध्ये मोठ्या 
प्रमाणावर प्रत्यक्ष सहभाग कोणाचा असतो? 


तु्हाबकारका र्‍र्‍र्‍र्‍ााणणणणण0ढ 





वरील सर्व घटनांचा ज्या ज्या समाजशास्त्रज्ञांनी अभ्यास केला आहे त्या त्या 
सर्वांनी हाच निष्कर्ष काढला आहे की, अशा सर्व घटनांचे नेतृत्व कोणाकडेही असो, 
त्यात फार मोठ्या संख्येने प्रत्यक्षात सहभाग घेणारे बेरोजगार तरुणच असतात. 
सुरेश, विजय, देवेंद्र व मंजुनाथ सारखे दिशाहीन नाहीत, दिशाभूल झालेले. नव्हे, 
दिशाभूल करण्यात आलेले! पुन्हा बेरोजगारीच्याच भस्मासुराचे बळी!! 





जॅ ई नॅ€ 


भाग - २ 
बेकारीची सांगितली जाणारी कारणं 


आपल्या देशातील शासकवगनि बेकारीची खोटी कारणं सांगून एक जाळं तयार 
केलं आहे. आपल्या बेकारीसाठी आपण स्वतःच जबाबदार आहोत असं मानायला 
लागून तरुण त्या जाळ्यात अलगद येऊन फसतात. राज्यकर्त्याच्या ह्या फसव्या 
प्रचाराला बळी पडल्यामुळे बेकारीसाठी सरकारी धोरणं, देशातील नेता आणि 
भांडवलदार वर्गाची शासन व्यवस्था दोषी आहे हे त्यांना समजतच नाही. 

बेकारीच्या खऱ्या कारणांकडे जाण्यापूर्वी शासकवर्ग आणि त्यांचे बुद्धिजीवी भाट 
पसरवत असलेल्या भ्रमांचे विश्लेषण करूया. 


- भ्रम पहिला - 

भारताची लोकसंख्याच एवढी आहे की प्रत्येकाला नोकरी मिळूच शकत नाही. 

कोणीतरी धूर्त माणसाने असं म्हणून ठेवलचं आहे की एक खोटं १०० वेळा 
सांगितले की ते सत्य बनतं. ह्याचाच वापर करून आपला शासक वर्ग बेरोजगारीचं 
मूळ लोकसंख्येतच आहे असा प्रचार करत आहे. जितके जास्त लोक हे खरं 
मानायला लागतील तेवढं शासक वर्गाच काम सोप्पं! कारण एकदा ह्या निष्कर्षावर 
पोचल्यानंतर बेकारीसाठी सरकार जबाबदार ठरत नाही. त्यामुळे सामान्य जनता ही 
बेकारीच्या विरोधात संघर्ष करण्याऐवजी आपापसातच एकमेकांना दोष देऊ लागते. 
शहरी लोक ग्रामीण लोकांना, हिंदू मुसलमानांना, उच्चवर्णीय मागासलेल्यांना किंवा 
दलितांना-अशा प्रकारे सरकारला बाजूला ठेवून आपण स्वतःच स्वतःला पिंजऱ्यात 
उभं करतो. 

बेकारीसाठी लोकसंख्येचं कारण म्हणजे एक थोतांडच आहे. सरकारी 
आकड्यांवरूनच ते सिद्ध होतं. १९८३ ते १९९३-९४ च्या दरम्यान लोकसंख्या 
वाढीचा वार्षिक दर २.१२% होता, जो १९९३-९४ ते १९९९-२००० च्या दरम्यान 
कमी होऊन १.९३% झाला होता. परंतु ह्याच काळात रोजगार निर्मितीचा वार्षिक दर 
२.०४% वरून घसरून ०.९३% इतका कमी झाला. म्हणजे लोकसंख्यावाढीचा दर 
कमी होऊन सुद्धा रोजगार निर्मितीचा वार्षिक दर कमी झाला! लोकसंख्यावाढीचा दर 
कमी होऊन सुद्धा बेकारी मात्र जोमाने वाढत होती. 

तिसऱ्या जगातील आणखी एका देशाबरोबर जर तुलना केली तर लोकसंख्या 
आणि बेकारीचा काहीही संबंध नाही हे अधिक स्पष्ट होईल. ब्राझील हा जगातील 
मोठ्या देशांपैकी एक देश आहे. ब्राझीलचं क्षेत्रफळ भारतापेक्षा अडीचपट जास्त आहे, 
पण लोकसंख्या (१९ कोटी) भारताच्या एक पंचमांशहूनही कमी आहे. ब्राझीलमध्ये 
भरपूर साधनसंपत्ती आहे. असं असुनही तिचा अधिकृत बेरोजगारीचा दर भारतापेक्षा 
जास्त आहे भारताच्या ७.३% च्या तुलनेत ब्राझीलचा दर ९.६% आहे. 


तु्हाबकारका 0 


जर खरोखरच बेरोजगारीचं कारण लोकसंख्या असतं तर ज्या देशात 
लोकसंख्या कमी होत आहे, त्या देशात बेरोजगारी असता कामा नये. पश्चिम युरोप 
मधील अनेक देशांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होत आहे, आणि २००० 
पासून तर तो नकारात्मक झाला आहे. फ्रान्स, इटलीसह अनेक देशांमध्ये तर मुले 
होण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे पश्चिम युरोपमध्ये तर बेरोजगारी 
असताच कामा नये. आपल्या कमी होत जाणाऱ्या लोकसंख्येची भरपाई करण्यासाठी 
खरंतर ह्या देशांनी परदेशातून कायमस्वरूपी राहायला येणाऱ्यांचं स्वागतच करायला 
पाहिजे. पण प्रत्यक्षात पश्चिम युरोप मध्ये बेरोजगारी गेल्या काही वर्षामध्ये वाढतंच 
आहे, आणि आज सात टक्क्यांवर येऊन पोचली आहे! जसे भारतातील उजवे पक्ष 
बेरोजगारीसाठी भारतातील 
मुस्लिमांना दोषी ठरवतात, अगदी 
तसंच युरोपमधील उजवे राजकारणी 
युरोपमधील बेरोजगारीसाठी तिथल्या 
परकीय जनतेला दोषी मानतात. 
परिणामी तिथल्या परकीयांवर हल्ले दुक 
होत आहेत, दंगे होत आहेत. 

वरील सर्व मुद्यांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की बेकारीचा लोकसंख्यावाढीशी 
काहीही संबंध नाही. या गोष्टीवर आपला विशवास बसत नाही कारण पूर्ण शासनयंत्रणा 
बेकारीच्या कारणांसाठी लोकसंख्यावाढीचाच प्रचार करत असते. 

प्रत्यक्षात लोकसंख्यावाढ व रोजगाराची उपलब्धता यांच्यात परस्पर विरोध 
नाही तर पूरकता आहे. लोकसंख्या वाढली तर उत्पादन वाढवण्याची गरज भासणार 
नाही का? ह्या वाढलेल्या लोकसंख्येला अन्नधान्य, साबण, तेल, घरं, कपडे, इत्यादींची 
गरज निर्माण होणारच. ह्या वाढत्या उत्पादनामुळे रोजगारही वाढेल. 

सरकारी धोरणांच्या दिवाळखोरीपायी बेकारी आहे (यावर सविस्तर चर्चा पुढे 
करणार आहोत), लोकसंख्येमुळे नव्हे. जनतेसाठी रोजगार उपलब्ध करणं, देशातील 
गरिबी दूर करणं हा आजच्या सरकारी धोरणांचा उद्देशच नाही. देशातील 
धनदांडग्यांच्या, आणि आता गेली १५ वर्षे, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुंबड्या 
कशा भरल्या जातील हाच सरकारी धोरणाचा उद्देश आहे. 
नवीन 'कर्मसिद्धान्त' 

तळागाळातल्या लोकांनी या अन्यायाचा जाब विचारू नये यासाठी सत्ताधारी 
वर्ग नेहमीच त्यांना निरनिराळ्या भ्रमांमध्ये गुरफटून ठेवू पाहतात. विशेषत: त्यांच्या 
दैन्यावस्थेला ते स्वत:च जबाबदार असल्याचं त्यांच्या डोक्यात ठासून भरण्याचा 
सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. शेकडो वर्ष भारतात सवर्णांनी दलितांना अशाच 
'कर्मसिद्धान्तात' अडकवून ठेवलं की म्हणे त्यांच्या अस्पृश्यतेला सवर्ण जबाबदार 
नाहीत, तर ते त्यांच्या पूर्वजन्मीच्या पापाचं फळ आहे. महात्मा फुल्यांनी ह्या अमानुष 
लोकायत [OO 





भोंदूगेरीचा भोपळा फोडला. आज तसाच नवीन 'कर्मसिद्धान्त, आहे-- 
लोकसंख्यावाढीचा. आज, कुठल्याही प्रश्नाचं खापर राज्यकर्ते लोकसंख्यावाढीवरच 
फोडतात. त्यात त्यांची उघडउघड अन्यायकारक, विषमता जोपासणारी धोरणं आणि 
ऐतखाऊ वर्गाची जुलमी नादानी त्यांना लपवता येते. भोळ्या जनतेला वाटतं की 
आपणच आपल्या दारिद्रयाला जबाबदार आहोत कारण आपली लोकसंख्या जास्त 
आहे. 
- भ्रम दुसरा - 

काम खूप आहेत हो, पण आपल्या देशात लोकांना काम करायची इच्छाच 
नाही. सगळ्यांना नुसतं टेबल खुर्चीवर बसून पगार मात्र पाहिजे. 

ही गोष्ट खरी असेलच तर ती श्रमांची लाज वाटणाऱ्या उच्चभ्रू वर्गाबद्दल खरी 
आहे. कष्टकऱ्यांची स्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. 

जर खरोखरच ही अक्राळविक्राळ समस्या बेकार लोकांना कामच नकोत म्हणून 
आहे तर मग दरवर्षी हजारो-लाखो लोक जे गावाकडून शहरांकडे किंवा अर्धविकसित 
प्रदेशातून विकसित प्रदेशाकडे येतात ते कशासाठी? हे लोक कामाच्या-रोजगाराच्या 
शोधात येतात. एवढंच नाही तर अत्यंत बकाल वस्त्यांमध्ये राहून कंबर कसून मेहनत 
करतात. 

लाखो पदवीधर तरुण आज कंत्राटी कामगार म्हणून अत्यल्प वेतनावर बारा- 
बारा तास अंगमेहनतीची कामे करताहेत, हजारो पदव्युत्तर तरुण शहराशहरांतून 
रात्रंदिवस ऑटोरिक्षा चालवताहेत. अनेक सुशिक्षित तरुण आज मॅकडोनल्डस्‌-कॅफे 
कॉफी डे-बरिस्ता सारख्या ठिकाणी दिवसाचे १२ तास वेटरचे काम करत आहेत. 

आपल्या देशातील गरीब लोकांना कामच करायला नको आणि म्हणूनच बेकारी 
वाढते आहे असं मानणारे बेशरम धनदांडगे लोकच आहेत. जे हे विसरतात की त्यांचे 
अवाढव्य बंगले हे जीव तोडून उन्हातान्हात मेहनत करणाऱ्या सामान्य कष्टकऱ्याच्या 
घामातून उभे राहिलेले असतात; जे हे विसरतात की त्यांच्या विदेशी गाड्या ज्या 
“एक्सप्रेस हायवे' वरून धावतात ते रस्ते उन्हापावसात, भयानक परिस्थितीत काम 
करणाऱ्या सामान्य कष्टकऱ्यांनी बांधलेले असतात; जे हे विसरतात की त्यांच्या 
डायनिंग टेबलावर वाढलेले अन्न हे ह्या देशातल्या सामान्य शेतकऱ्याच्या दिवस-रात्र 
जमीन कसून केलेल्या मेहनतीतून तयार होतं. 


- भ्रम तिसरा - 
राखीव जागा, स्त्रियांच्या नोकऱ्या, परप्रांतीयांची घूसखोरी, वगैरे वगैरे 
अनेक उच्चवर्णीय तरुणांना वाटतं राखीव जागांमुळे त्यांना नोकऱ्या मिळत 
नाहीत. तर अनेक पुरुषांना स्त्रिया गरज नसताना नोकऱ्या करून गरजूंच्या जागा 
अडवतात असं वाटतं. परप्रांतीयांनी नोकऱ्यांवर कब्जा मिळवलाय म्हणून आपल्या 


तुम्हीबेकारका? &ढ&ढ प्त 


प्रांतात बेकारी वाढतेय असं काहींना वाटतं आणि म्हणूनच ते परप्रांतीयांना 
हाकलण्याची हाक देतात. 
राखीव जागा 

कुठल्याही लोकशाही समाजात सर्व नागरिकांना समान संधी मिळण्यासाठी, 
ज्यांच्यावर वर्षानुवर्षे जुलूम होत आलेला आहे अशांना राखीव जागांसारखे 
विशेषाधिकार देणं अत्यंत न्याय्य आहे. म्हणूनच अमेरिकेत सुध्दा सरकारने 
काळ्यांसाठी काही विशेषाधिकार दिलेले आहेत. भारतातही स्त्रियांना व दलितांना 
दिलेले आरक्षणासारखे अधिकार हे ही ह्याच तत्त्वज्ञानात बसतात. वांशिक अथवा 
जातीय प्रश्न त्यामुळे सुटले असं नाही आणि फक्त आरक्षणामुळे सुटतील असंही 
नाही. त्याची कारणमीमांसा करणं हा वेगळा विषय आहे. 

तसं तर बेकारीसाठी आरक्षणावर ठपका ठेवणं तर्कसंगत नाही. कारण राखीव 
जागा जरी काढून टाकल्या तरी फारतर दलितांच्या काही नोकऱ्या सवर्णाना 
मिळतील एवढंच. तरीही सर्व जातीतल्या मिळून बेकारांची संख्या तेवढीच रहाते. 

आणि आता तर परिस्थिती अशी आहे की दलितांसाठीही आरक्षणाचा काही 
अर्थ उरला नाही. कारण आरक्षण फक्त सरकारी क्षेत्रातच आहे, आणि 
जागतिकीकरणानंतर सरकारी क्षेत्रातील भरती पूर्णपणे थांबली आहे. उलट, जे आता 
नोकऱ्यांमध्ये आहेत त्यांनाही स्वेच्छानिवृत्तीच्या निमित्ताने काढून टाकण्यात येत 
आहे. १९९४ ते २००३ च्या दरम्यान सरकारी क्षेत्रातील एकूण ९ लाख रोजगार 
कमी झाले आहेत. 

आज कुठेच नोकऱया नाहीत. सरकारी क्षेत्रातही नाही आणि खाजगी, कॉरपोरेट 
क्षेत्रातही नाही. एका रिक्त पदाची जाहिरात आली तरी हजारोंच्या संख्येने लोक रांगेत 
उभे राहतात. आता ही नोकरी ब्राह्मण, दलित वा मराठी कुणालाही मिळाली तरी 
त्यांच्याच जातीतील एकूण बेकारीवर त्याचा काय परिणाम होणार? सर्वानी एकत्र 
येऊन बेकारीच्या मूळ प्रश्‍नांवर लढण्याऐवजी अस्तित्त्वात नसलेल्याच गोष्टींसाठी 
लोक एकमेकांशी भांडत रहातात. 
स्त्रियांच्या नोकर्‍या 

ज्यांना स्त्रियांनी घराबाहेर पडून नोकऱ्या मिळवल्यामुळे आमच्या नोकऱ्यांवर 
गदा आली असं वाटतं त्यांचा हा दृष्टिकोन म्हणजे वर्षानुवर्ष चालत आलेला 
“स्त्रियांनी स्वतःला घराच्या चार भिंतीत ठेवून फक्त चूल व मूल सांभाळावं'' हा 
संकुचित दृष्टिकोन आहे. हा पूर्णपणे पुरुषप्रधान दृष्टिकोन असून स्त्रियांना पुरुषांच्या 
बरोबरीने स्वतंत्र माणूस म्हणून जगण्याची संधी नाकारणारा दृष्टिकोन आहे. सर्व स्त्री- 
पुरुषांना, ज्यांना रोजगार हवा आहे अशा सर्वांसाठी लढण्याऐवजी परत आपण इथेही 
भांडवली व्यवस्थेत ज्या तुटपुंज्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत त्याच्यासाठीच भांडत 
आहोत. 


लोकायत [OOOO OE 


परप्रांतीय आक्रमण 

परप्रांतीयांचे लोंढे आपल्या प्रांतात आल्यामुळे आपल्या राज्यात बेरोजगारी 
वाढते, हा एक मोठा समज. उदा. मुंबईमध्ये परप्रांतीयांमुळे मराठी तरुणांची बेकारी 
वाढते म्हणून मग कधी “लुंगीवाले' तर कधी 
“भैये' तर कधी “बांगलादेशी घूसखोर” असं 
म्हणून यांच्याविरुद्ध आगपाखड करण्यात 
येत असते. पण नाशिक, पुणे, नागपूर, 
औरंगाबाद, कोल्हापूर यांसारख्या मोठ्या 
शहरात मराठी तरुण तरुणी, लाखोंच्या 
संख्येने बेरोजगार आहेत. तिथे कुठे 
परप्रांतीय आहेत? हा पहिला प्रश्न. खुद्द मुंबईत दरवर्षी कामासाठी जितके परप्रांतीय 
येतात, त्यापेक्षा जास्त संख्येने मराठी माणसेच उर्वरित महाराष्ट्रातून येतात. त्यांनाही 
मुंबईतून हाकलून लावायचे काय? हा दुसरा प्रश्न. महाराष्ट्रातून परप्रांतीयांना हाकलून 
लावण्याची हे जशी भाषा करतात, तशीच भाषा इतर प्रांतातल्या अशाच शक्तींनी 
केली व तिथे राहणाऱया लाखो मराठी माणसांना हाकलून लावले तर हे काय करणार? 
हा तिसरा प्रश्‍न. 

वस्तुस्थिती ही आहे की देशातील प्रत्येक राज्यात आज बेरोजगारीची समस्या 
भीषण बनली आहे. बेरोजगारी ही देशव्यापी समस्या आहे. “परप्रांतीयांचे आक्रमण” 
यांसारखे निरर्थक वाद उकरून काढून ही समस्या कधीच सुटणार नाही. अशा 
वादांतून उलट जनतेची एकी दुबळी होऊन त्याचा सत्ताधाऱ्यांनाच फायदा होतो. 
खोटा प्रचार अज्ञानाचा गैरफायदा 

वरील सर्व मुद्यांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. मुळात उपलब्ध रोजगार कमी आहेत 
ही गोष्ट लक्षात घेण्याऐवजी सामान्य माणसं एकमेकांनाच दोषी ठरवत आहेत. मुळात 
रोजगार इतके कमी का? किंवा, रोजगारांची संख्या वाढली पाहिजे-ह्या मागण्या 
घेऊन देशातील सर्व बेरोजगारांनी खरंतर लढलं पाहिजे. त्याऐवजी देशातील 
राज्यकर्त्यांनी जे मूठभर रोजगार उपलब्ध केले आहेत, त्याचसाठी आपण 
आपापसात भांडत आहोत. कधी जातीच्या नावाखाली तर कधी धर्माच्या नावाखाली, 
कधी लिंगभेदावर तर कधी प्रांतीय नावावर. 

हा सार्वत्रिक दृष्टिकोन लोकांच्या मनात ठासून भरवण्यास जबाबदार आहेत, 
आपले सत्ताधारी राजकारणी आणि सरकारी बुद्धिजीवी. हीच बांडगुळं सामान्य 
माणसांना जाती-धर्मामध्ये तोडून, आपापसात कोंबड़यांची झुंज लावून देऊन, 
देशातल्या खऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात यशस्वी झाली आहेत. आपण ह्या खोट्या 
प्रचाराच्या पलीकडे जाऊन बेकारीचा प्रशन समजून घेण्यात कमी पडलो म्हणून 
आपण एकत्र येऊ शकलो नाही. बेकारीच्या खर्‍या कारणांशी सत्ताधार्‍यांच्या 
धोरणांच्या विरोधात संघर्ष उभा करू शकलो नाही. याचाच फायदा घेऊन सत्ताधारी 
तुम्हीबेकार क? ढ कठ 





आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण करून 'नवीन आर्थिक धोरणां' सारखी धोरणं 
अंमलात आणत आहेत. त्यामुळे बेकारीचा प्रश्‍न हा अजूनच भयानक होणार आहे. 
- भ्रम चौथा - 


सरकारकडे पैसाच नाही तर ते काय करणार? 

जेव्हा जेव्हा सामान्य जनता सरकारकडे स्वस्त दरानं आरोग्य, शिक्षण, वीज, 
बसभाडे मागते, शेतकरी शेतीसाठी वीज, पाणी, खत स्वस्तात मागतात, बेरोजगार 
युवक छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वस्त दरात कर्ज मागतात-तेव्हा तेव्हा 
सरकार तिजोरीतल्या खडखडाटाचं रडंगाणं सुरू करतं. जनतेसमोर खडखडाटाचं 
कारण सांगणारे मंत्री, आमदार, खासदार मात्र आपले वेतन, भत्ते, पेन्शन सतत 
वाढवत असतात. 

पोस्ट ऑफिस बचत योजना, पेन्शन फंड, प्रॉव्हिडंड फंड ह्यामध्ये सर्वसामान्य 
जनतेची कोट्यवधी रुपयांची बचत जमा आहे. सरकारी तिजोरीत करही मोठ्या 
प्रमाणात जमा होत असतात. पण त्याची रोजगार देणाऱया योजनांमध्ये गुंतवणूक 
करायची सोडून सरकार ते बड्या भांडवलदारांच्या तिजोऱयात हस्तांतरीत करीत 
आहे. उदा. देशातील सरकारी बँकांकडून टाटा, बिर्ला, अंबांनी सारख्या धनदांडग्यांनी 
घेतलेली कर्जाची रक्कम १,५०,००० कोटी रुपये आहे. सरकार आता हे कर्ज माफ 
करत आहे. या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या निमित्ताने सरकार श्रीमंतांना कोट्यवधी रुपयांचे 
अनुदान देत असते. 

जर देशात पैसा नाही तर स्विस बँकेत काळा पैसा कुठून आला? देशातील 
श्रीमंतांचे १० लाख कोटी रुपये स्विस बँकेत जमा आहेत. बेकायदेशीर आणि लुटून 
जमा केलेला हा पैसा जप्त का केला जात नाही? 

सरकारकडे पैशांची कमी नाही हे तर स्पष्टच आहे. पण तसा भ्रम मात्र पसरवला 
गेला आहे. कारण त्याचा फायदा घेऊन सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या झटकून टाकू 
शकतं. 

सरकारची जबाबदारी आहे की आपल्या साधनसंपत्तीची नीट व्यवस्था पाहणं. 
स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेचच्याच काळात ह्यापेक्षा कितीतरी कमी साधनसंपत्ती 
असूनसुध्दा ह्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात नवनवीन रोजगार उपलब्ध केले गेले. 
आजही मनात असेल तर सरकार हे करू शकतं. पण त्यांनी ठरवलच आहे की 
व्यापक जनतेच्या विकासासाठी पैसे लावण्याऐवजी मूठभर धनदांडग्यांची सेवा 
करायची. 
प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊ 


मित्रांनो, बेकारी हा काही वैयक्तिक प्रश्‍न नाहीये. हा प्रश्‍न एवढा मोठा आहे की 
तो एकेकट्यानं सोडवणं शक्य नाही. म्हणूनच येनकेन प्रकारेन मला नोकरी 
मिळालीच पाहिजे, मग ती दुसऱ्याच्या खिशातून काढून घेतलेली का असेना! ही वृत्ती 


लोकायत OOOO 


आपण आता सोडून दिली पाहिजे. एकमेकांना दोष देणं आणि आपापसातील लढाया 
ही सोडून दिल्या पाहिजेत. आपण ह्या प्रश्नांसाठी स्वतःलाच दोषी समजत असतो. 
परंतु हा प्रश्‍न सर्व समाजाचा आहे. आपण ह्याची कारणं समजून घेतली पाहिजेत व 
योग्य मागण्यांसाठी लढा उभा केला पाहिजे. तरच आपण ह्या विळख्यातून बाहेर पडू 
शकू. 

सर्व देशालाच जिथे आग लागली आहे तिथे आपण फक्त स्वतःचं घर वाचवू 
शकतो का? तसा प्रयत्न केला तरीही ते शक्य नाही. 

चला तर मग, ह्या बेकारीच्या प्रश्‍नावर लढण्यासाठी एकत्र येऊया! 

आणि त्यासाठी प्रथम समजून घेऊया की बेरोजगारीची खरी कारणं काय 
आहेत!! 








INIRUAE व 


|i i 








>) 02 


//>/./)//)/ 


जः 


Ml \\ / | 


ह 0001 व 


२4-००.“ ...“.:: 











जॅ £ £ 


तुम्हीबेकारका? | 9333 14 


भाग - ३ 
बेकारीची खरी कारणं 


मित्रांनो, बेरोजगारी हे आपल्या आयुष्यातील कटू सत्य आहे. आपल्या 
आजूबाजूला आणि संपूर्ण समाजामध्ये ही समस्या अशा प्रकारे पसरलेली आहे की 
अस वाटतं की ही सनातन काळापासून चालत आलेली समस्या आहे. पण हे खरं 
नाही. ही समस्या खरंतर 
भांडवलशाहीची देणगी आहे. 
ह्या आधीच्या सरंजामी 
समाजात गरिबी, भुकेकंगाली, 
शोषण ह्या समस्या होत्या. पण 
बेरोजगारी नव्हती. बेरोजगारी 
ह्या शब्दाचा जन्मच भांडवली 
समाजव्यवस्थेमध्ये झाला 
आहे. ह्या भांडवली समाजव्यवस्थेत बेरोजगारी कशी जन्माला येते किंवा वाढते हे 
समजून घेऊ. त्यासाठी इतिहासावर एक नजर टाकण्याची गरज आहे. 

युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यानंतर भांडवली उत्पादन 
व्यवस्थेचा जोमाने विकास व्हायला सुरुवात झाली. शेतीवर आधारित सरंजामी 
व्यवस्थेमधे अनेक मूलभूत बदल झाले. जमिनीचा ताबा राजे-महाराजे, जमीनदार, 
सामंत यांच्याकडून भांडवलदार, व्यापारी, बँका, स्वतंत्र मालक शेतकरी यांच्याकडे 
गेला. छोटे जमीनदार आणि त्यांची कुळं (बंधवा मजदूर) यांच्या जागी स्वतंत्र शेतकरी 
स्वतः किंवा मजूरांच्या मदतीने शेती करू लागले. त्याचा एक हिस्सा ते बाजारात विकू 
लागले. पण सगळ्यात महत्त्वपूर्ण बदल झाला तो म्हणजे लोक हातांनी उत्पादन 
करायचे त्या जागी मोठमोठ्या कारखान्यांमधून यंत्रं उत्पादन करू लागली. पारंपरिक 
पद्धतीनी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले अनेक व्यवसाय हळूहळू बंद पडत गेले. 

शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची जागा नवीन औंद्योगिक व्यवस्थेने 
घेतली. बड्या बड्या कारखान्यांचे मालक, म्हणजे भांडवलदार, हजारो मजूरांना 
कारखान्यात कामाला लावून उत्पादन करतात आणि ते विकून नफा कमावतात. 
नफा कमावणे हाच ह्या भांडवलदारांचा उद्देश असतो. भांडवलाची गुंतवणूक करून, 
कामगारांकडून मालाचे उत्पादन ते फक्त नफा कमावण्यासाठीच करतात. भांडवली 
उत्पादन व्यवस्थेमध्ये लोकांच्या गरजा पूर्ण करणे हा उद्देश नसतोच. भांडवलदार 
फक्त त्याच वस्तू बनवतात ज्या विकल्यावर प्रचंड नफा कमावता येईल. मग ती वस्तू 
लोकांच्या गरजेची नसली, टाकावू असली तरी त्यामुळे काही फरक पडत नाही. 

त्याचप्रमाणे, लोकांना रोजगार देणे हा भांडवली व्यवस्थेचा उद्देश नसतोच. 
त्यांचा उद्देश एकच: फायदा कमावणे, अधिक फायदा कमावणे, अधिकाधिक फायदा 


लोकायत [°° 





कमावणे. म्हणूनच कमीतकमी कामगार, कमीतकमी पगारावर कामाला ठेवून 
त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त काम करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. कमीतकमी 
खर्च करून जास्तीत जास्त उत्पादन काढणं आणि त्यावर जास्तीत जास्त नफा 
कमावणं हाच भांडवलदाराचा उद्देश असतो. 
बेकारी-भांडवलशाहीचा अटळ परिणाम 

भांडवलशाही ही व्यवस्था रोजगार निर्माण करणारी व्यवस्था कधीच नव्हती. या 
व्यवस्थेचा एकमेव उद्देश असतो नफा. नफा, फक्त नफा, आणखी नफा! जास्तीत 
जास्त नफा मिळवण्यासाठी रोजगार देणं हे फक्त साधन आहे आणि म्हणूनच 
भांडवलशाहीमध्ये बेकारी अटळ आहे. याबद्दल थोडं अधिक समजून घेण्याचा प्रयत्न 
करूया. 

भांडवलदार कामगारांकडून उत्पादन करून घेतात. ते बाजारात आणतात. माल 
बाजारात विकल्यानंतर नफा मिळतो, आणि जोपर्यंत माल विकला जात नाही तोपर्यंत 
त्याच्या उत्पादनावर झालेला खर्चही अडकून पडतो. म्हणूनच भांडवलदार लवकरात 
लवकर माल बाजारात विकण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. 

पण इतरही भांडवलदारांनी तोच माल बाजारात विकण्यासाठी आणलेला 
असतो. मग आपापला माल विकण्यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा होते. ह्या स्पर्धेमध्ये 
ज्याचा माल स्वस्तं आणि चांगला, तोच जिंकतो 

ह्या गळेकापू स्पर्धेमुळे भांडवलदार आपला 
उत्पादन खर्च कमीतकमी करण्याचा प्रयत्न 
करतात. म्हणून मग कमीतकमी कामगार 
कामावर ठेवतात; कायमस्वरूपी कामगारांऐवजी 
कंत्राटी कामगार ठेवतात; त्यांना कमीत कमी 
पगार देतात; पगार कापण्यासाठी कारणं 
शोधतात. कामाचे तास वाढवले जातात. कामाचा 
वेग वाढवला जातो आणि त्याच रोजगारामध्ये 
जास्तीत जास्त काम करून घेण्याचे प्रयत्न भांडवलदार करतात. 

ह्या गळेकापू स्पर्धेमुळेच, प्रत्येक भांडवलदार प्रसंगी यांत्रिकीकरण करून, किंवा 
जुन्या यंत्रांच्या जागी नवीन यंत्र आणून कामगारांच्या संख्येत कपात करण्याचा प्रयत्न 
करतात. यांत्रिकीकरणामुळे किंवा नवीन तंत्रज्ञानामुळे कमी कामगार ठेवूनही जास्त 
उत्पादन होतं. ह्यामुळे माल आणखी स्वस्तात तयार होऊ शकतो. जो भांडवलदार 
यांत्रिकीकरणात मागे पडतो, तो स्पर्धेतूनही बाद होतो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर 
कपडे शिवण्याची विजेवर चालणारी यंत्र आल्यानंतर हातमाग वापरणारे भांडवलदार 
स्पर्धेत मागे पडले आणि दस्तकार तर बरबादच झाले, कारण त्यांचा उत्पादन खर्च 
जास्त येत असल्यामुळे बाजारात माल कमी विकला जाई. 





तुम्हीबेकारका? © _  _ _ _ _© 16 


अर्थातच भांडवलशाहीमध्ये, भांडवलदारांमध्ये होत असलेल्या स्पर्धेमुळे 
तंत्रज्ञानाचा विकास होत जातो, आणि उत्पादन वाढत जातं. पण ह्या नवीन यंत्रांमुळे 
आणि तंत्रज्ञानामुळे ना कामगारांच जीवन सुखमय बनतं, ना त्यांचे कामाचे तास कमी 
होत, ना त्यांचा पगार वाढत. उलट, नोकऱ्याच काढून घेऊन त्यांना रस्त्यावर फेकलं 
जातं. बेकारांची वाढती फौज हा भांडवलदारांचा फायदाच आहे. बेकारांची जेवढी 
जास्त फौज दारात उभी राहिल तेवढे आतल्या (कामावर असलेल्या) कामगारांचे 
पगार कमी करत नेता येतात. त्यामुळे भांडवलशाहीमध्ये एक मोठा वर्ग दरिद्री होतो 
किंवा बेकार होतोच. हा भांडवलशाहीचा नि:संशय परिणाम आहे. म्हणजेच दारिद्र्य 
आणि बेकारी हे भांडवलशाही व्यवस्थेचं अंगभूत वैशिष्ट्य मानावं लागेल. 

भांडवलशाहीमध्ये आणखी एक गोष्ट निहित आहे आणि ती म्हणजे ही की 
त्यात गरीब आणि श्रीमंतामधील दरी वाढत जाते. 
अमेरिकेतील गरिबी आणि बेकारी 
9 याच कारणांमुळे अमेरिका, युरोप, जपान 
सारख्या विकसित भांडवलशाही राष्ट्रांमध्येही 
बेरोजगारी आहे. जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत 
भांडवलशाही देशाकडे-अमेरिकेकडे-एक 
नजर टाकूया. इथे सरकारी आकड्याप्रमाणे 
४.७% लोक बेरोजगार आहेत. पण प्रत्यक्षात 
बेरोजगारीचा आकडा ह्याच्या जवळजवळ 
दुप्पट आहे-९.२%. सरकारी आकडा एवढा 
कमी असण्याचं कारण हे की अमेरिकी 
-*€ सरकारने बेरोजगारांची व्याख्याच अशी केली 
आहे की त्यानुसार अनेक बेरोजगार त्यात गणलेच जात नाहीत. उदा. सर्व 
रोजंदारीवरील कामगार, ज्यांना आठवड्यातून फक्त एखादा दिवस काम मिळतं असे 
सर्व अर्धबेरोजगार हे त्यांच्या बेरोजगारांच्या व्याख्येत बसतच नाहीत. 

ह्या वाढत्या बेरोजगारीचा फायदा घेऊन अमेरिकी भांडवलदार आपल्या 
कारखान्यांमध्ये कायमस्वरूपी कामगारांच्या ऐवजी कंत्राटी कामगारांना कामावर 
ठेवत आहेत. अमेरिकेतील जवळजवळ एक तृतीयांश कामगार कंत्राटी कामगार 
आहेत. उत्पादनात वाढ होत असूनसुद्धा कामगारांचे सरासरी वेतन गेली ३० वर्षे 
सतत कमी कमी होत चाललं आहे. परिणामी घरखर्च भागवण्यासाठी कामगार अधिक 
तास काम करत आहेत, एकाचवेळी दोन किंवा तीन नोकऱ्या करत आहेत. 

ह्याचा परिणाम असा की जगातील सगळ्यात श्रीमंत देशामध्ये गरिबी वाढू 
लागली आहे. अमेरिकी सरकारच्याच एका आकडेवारीनुसार १३% अमेरिकी, 
म्हणजेच ३.७ कोटी लोक, गरिबीत रहात आहेत. सरकारने हा ही आकडा कृत्रिमपणे 
कमी दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, गरिबीरेषेची पातळी कमी करून. उदा. 


लोकायत [°° 





जवळजवळ चार कोटी अमेरिकन लोकांना पोटभर जेवण मिळत नाही. ४ कोटी ७० 
लाख म्हणजे जवळजवळ १६% अमेरिकी नागरिकांकडे आरोग्यविमा नाही. 
अमेरिकेमध्ये आरोग्यसेवा ह्या पूर्णत: खाजगी आहेत, आणि त्याही इतक्या महाग की 
जर आरोग्याचा विमा उतरवलेला नसेल तर, सामान्य माणसाला इलाज करणे 
अशक्य आहे. म्हणजेच १६% अमेरिकी लोक आजारी पडले तर इलाज करू शकत 
नाहीत. म्हणूनच अर्थशासत्रज्ञांचं मत आहे, की जर गरिबीरेषेची योग्य व्याख्या केली 
तर ९ कोटी म्हणजेच ३०% अमेरिकी गरिबीरेषेच्या खाली रहातात 
श्रीमंत अजून श्रीमंत, गरीब अजून गरीब मु 

नव्या तंत्रज्ञानाने उत्पादन तर वेगाने वाढतं पण 
समाजात पसरलेल्या गरिबी आणि बेकारीमुळे त्याला 
मागणी अगदी थोडी असते. लवकरच मागणीपेक्षा 
उत्पादन जास्त होतं. त्यालाच मंदी म्हणतात. गरिबी 
आणि बेरोजगारी हे जसं भांडवलशाही व्यवस्थेचं 
अंगभूत वैशिष्ट्य आहे. तसंच भांडवलशाहीमध्ये मंदीही 
अटळ आहे. मंदी आल्यावर भांडवलदारांमध्ये 
आपापसात स्पर्धा तीव्र होत जाते. आपला माल 
विकला जावा म्हणून मग ते सर्व संभाव्य प्रकारांचा अवलंब करतात. मालाची किंमत 
कमी करणे, कामगारांची संख्या कमी करून त्यांच्यावरील खर्च वाचवणे, इत्यादी. ह्या 
स्पर्धेत जो हरतो तो नामशेष होतो. त्याच्या कारखान्याला टाळं लागतं. जो जिंकतो 
तो टिकतो. एवढंच नाही, तर मोठा होत जातो. या जीवघेण्या स्पर्धेत दयामाया नसते. 

ह्याच प्रक्रियेमुळे युरोप, अमेरिकेतील १८ व्या शतकातील छोटे उद्योग, १९ 
व्या शतकाच्या शेवटापर्यंत विशालकाय उद्योगांमध्ये रूपांतरित झालेले होते. 
अमेरिकेचंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर तेल, कोळसा, स्टील, साखर या वस्तूंच्या 
उत्पादनात अगदी मूठभर महाकाय उद्योग राहिले होते आणि ह्या थोड्याशा 
उद्योगपतींचे त्या त्या क्षेत्रातील उत्पादनावर पूर्ण अधिपत्य होते. सर्व उद्योगपती 
शेकडो करोडो डॉलरच्या संपत्तीचे मालक होते. 
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा उदय 

१९७० च्या दशकाअखेरीपर्यंत विकसित देशांतील मक्तेदारी कंपन्यांचे 
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढले की, त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या 
म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. या इतक्या महाकाय आहेत की आज ह्या मूठभर 
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी संपूर्ण जगावर आपलं अधिपत्य गाजवलं आहे: जगातील 
सगळ्यात महाकाय २०० बहुराष्ट्रीय कंपन्या आज जागतिक बाजारपेठेतील एक 
चतुर्थांश उत्पादन नियंत्रित करतात. ह्यापैकी काही तर इतक्या प्रचंड आहेत की त्या 
काही देशांनाही पूर्ण गिळंकृत करू शकतात. 


तुम्हीबेकारका?  &ढ&ढ यह 





ह्या भीमकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या जागतिक बाजारपेठेवर मक्तेदारीचा फायदा 
उठवून जबरदस्त नफा 'सुपर प्रॉफिट' कमावत आहेत. अर्थातच हा नफा कंपनीचे 
मालक व वरिष्ठ मॅनेजर ह्यांच्यात आपापसात वाटला जातो. खूप मोठ्या प्रमाणात 
यांत्रिकीकरण केल्यामुळे तुलनेने ह्या कंपन्यांमध्ये खूपच कमी कामगार काम करतात. 
तरीही ह्या प्रचंड नफ्यातला एक छोटासा वाटाही कामगारांना मिळत नाही. उलट 
आपला नफा आणखी वाढवण्यासाठी वाढत्या ल 
यांत्रिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीचा 
फायदा उठवून कंपनीतील कायम कामगारांना 
काढून त्या जागी कंत्राटी कामगार ठेवतात. 

भांडवलशाहीबद्दल असा एक प्रचार केला 
जातो की या व्यवस्थेत हळूहळू विकास 
तळागाळापर्यंत पोहोचतो. वस्तुस्थिती याच्या नेमकी 
उलट आहे. १९७३ ते २००३ च्या दरम्यान कर 
भरणाऱ्या ९०% अमेरिकी लोकांचं सरासरी उत्पन्न 
७% नी कमी झालं, तर १% श्रीमंत लोकांचं उत्पन्न 
१४८% नी वाढलं. अमेरिकन कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचं १९८० 
मध्ये सरासरी वार्षिक उत्पन्न १० लाख डॉलर्स होतं; २००१ मध्ये ते १४०० लाख 
डॉलर्स पर्यंत वाढलं! आणि या आकड्यांमध्ये ह्या अधिकाऱ्यांना मिळणाऱया इतर 
सोयी-सुविधा, भत्ते वगैरे सामील केलेले नाहीत. १९८० मध्ये मुख्य कार्यकारी 
अधिकाऱ्याचा सरासरी पगार हा कामगाराच्या सरासरी पगारापेक्षा ४२ पट होता, तर 
२००४ मध्ये तो ४३१ पट झाला आहे. परिणामी अमेरिकेत २००४ मध्ये सर्वात 
श्रीमंत १% लोक एक तृतीयांश राष्ट्रीय संपत्तीचे मालक होते. 
मानसिक आजारात वाढ 

रोजगाराची वाढती असुरक्षितता, रोजगारामधील वाढता तणाव, समाजातील 
वाढती बेकारी आणि 
गरिबी... ह्या सर्वाचा एक 
निश्चित परिणाम आहे: 
मानसिक तणाव किंवा 
मानसिक आजार. 
जागतिक आरोग्य 
संघटनेच्या (WTO) 
एका आकडेवारीप्रमाणे 
अमेरिकेतील २६% लोकांना मानसिक आजार आहेत. अमेरिकेतील प्रतिष्ठित 
वर्तमानपत्रे सुध्दा हे मान्य करतात की नैराश्य, चिंता, व्यसनं, झोप न येणं, त्याशिवाय 
पोटदुखी, डोकेदुखी सारखे काही शारीरिक आजारही कामगारांमध्ये दिसून येतात. 


लोकायत  ' [त 








वाढती गुन्हेगारी 

मग अपरिहार्यपणे सामाजिक जाणीवेचा अभाव, वाढती गुन्हेगारी आणि 
व्यसनाधिनता हे ही परिणाम दिसून येतात. अमेरिकेतील तुरुंग हे कैद्यांनी भरुन गेले 
आहेत. १९७२ ते २००६ दरम्यान, तुरुंगातील कैद्यांचं प्रमाण ६ पटींनी वाढलं आहे. 
आजच्या घडीला २२ लाख लोक गजाआड आहेत. 

वेगाने वाढणाऱ्या कैद्यांच्या लोकसंख्येमुळे अमेरिकी कॉरर्पोरेशन्सना, पोलीसांना 
शस्त्र पुरवणे, तुरुंग बांधणे अश्या प्रकारच्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या धंद्याची मोठी 
संधीच मिळाली आहे. 





जे जॅ £ 


हा माझाही देश, आणि त्यातील हे पोकेपोकेसे लोक 
आपल्या घरालाच पोकेपण यावे; तर काय करावे? 
ज्यांना जन्मभर दुःख, दैन्य दारिद्र्यच मिळाले असेल 
त्यांनी तपशीलासह सर्वच नाकारू नये; तर काय करावे? 
थांबू तर शकत नाही; आणि तुमचे हे औदासिन्य. 
एका नव्या संघर्षासाठी धुमाळीत घुसू नये; तर काय करावे? 


- "एका नव्या संघषात, नारायण सुर्वे 


तुम्हीबेकारका? | _ _ _ _ _$©१20 


भाग - ४ 
भारतातील बेकारीची प्रमुख कारणं 


पहिलं कारण : नेहरू मॉडेल 


स्वातंत्र्यानंतर भारतातील नवीन राज्यकर्त्यांनी जी धोरणं राबवली त्यात ह्याच 
भांडवलशाही विकासाची स्वप्नं होती. ह्या धोरणांना 'नेहरू मॉडेल” म्हणून ओळखलं 
जातं. 

नेहरू जरी समाजवादाच्या गप्पा करीत असत तरी स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या 
नेतृत्वाखालील भारतातील धोरणांचा उद्देश भांडवली विकास साधणे हाच होता. ह्या 
धोरणांमध्येच भारतातील आजच्या गरिबी आणि बेकारीची बीजं आहेत. 

नेहरू मॉडेलचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सार्वजनिक आणि खाजगी 
क्षेत्रांची मिश्र अर्थव्यवस्था. मजेदार गोष्ट अशी की ह्या योजनेचा प्रस्ताव भारतीय 
उद्योगपती जी.डी. बिर्ला आणि जे.आर.डी. टाटा ह्यांनी मांडला होता, जो 'बॉम्बे 
प्लॅन' म्हणून ओळखला जातो. 

आज हेच भारतीय उद्योगपती सार्वजनिक क्षेत्रावर टीका करत आहेत, त्याच्या 
खाजगीकरणाचे प्रस्ताव पुढे आणत आहेत. पण मग १९४७ साली सार्वजनिक 
क्षेत्राचा विकास करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी का मांडला? कारण-ती त्यांची त्यावेळची 
गरज होती. 
थोरांच्या कल्याणा लोकांच्या आहुती 

स्वातंत्र्यानंतर देशातील भांडवलदार रेल्वे, रस्ते, दळणवळण, स्टील, तेल, वीज, 
यांसारख्या पायाभूत उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नव्हते. ह्याला दोन कारणे 
होती. एक तर त्यासाठी लागणारे प्रचंड भांडवल त्यांच्याजवळ नव्हते. 

दुसरं म्हणजे पायाभूत सुविधांमधे केलेल्या गुंतवणुकीचा फायदा बऱयाच 
कालावधी नंतर मिळतो. भारतीय उद्योगपतींना अगदी कमी गुंतवणुकीतून भरघोस 
नफा देणाऱ्या उद्योगांमध्ये रस होता, जसं, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन. पण असे 
कारखाने काढायचे तर ते पायाभूत सुविधांशिवाय काढणे शक्य नाही. म्हणजे रस्ते, 
वीज, पोलाद, खनिज तेलं, मशीनं, वाहतूक सुविधा यांची व्यवस्था. भारतीय 
भांडवलदारवर्गाच्या सोयीसाठीच व त्यांच्या शिफारसीवरून ह्या सर्व पायाभूत 
उद्योगांची उभारणी करण्यात शासनाने पुढाकार घेतला व सार्वजनिक क्षेत्रांची 
उभारणी केली. सर्वसामान्य माणसाची बचत त्यासाठी वापरली गेली. त्याच्यावर 
अप्रत्यक्ष करांच ओझं लादण्यात आलं. आणि त्यातून उभारलेल्या पायाभूत सुविधा 
शासनाने अत्यंत अल्प दराने भांडवलदारांना उपलब्ध करून दिल्या. त्यांचा वापर 
करून भांडवलदारांनी झटपट नफा मिळवून देणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन 
करून प्रचंड नफा कमावला. 


लोकायत [OOOO क 


याशिवाय भांडवलदारांच्या पतपुरवठ्याचा मोठा भार उचलला भारतीय बँका व 
विमा कंपन्यानी. त्या बळावर धंदा चालवणं आणि नफे आपल्या खिशात भरणं याचे 
सर्वाधिकार भारतीय भांडवलशहांच्या हातात राहिले. १९७० च्या दशका अखेरीपर्यंत 
भारतातल्या सर्वात बड्या उद्योगपतींचा त्यांच्या ताब्यातल्या उद्योगांच्या एकूण 
साधन-संपत्तीतला स्वतःचा वाटा प्रत्यक्षात एक टक्क्याहूनही कमी होता! यामध्ये 
टाटा, बिर्ला, मफतलाल, सिंघानिया वगैरे सर्व झगमगती नावं आहेत. 
भांडवलशाही प्रक्रिया 

भारतात भांडवलशाही विकास करण्याचा हा मार्ग गरिबी आणि श्रीमंतीच्या 
ध्रुवीकरणाकडे जाणार हे अटळ होतं, आणि तसंच घडलंही. एका बाजूला एक छोटा 
वर्ग म्हणजे भांडवलदार, बडे बागाईतदार, मोठे दलाल, मोठे वितरक, मोठे डॉक्टर 
आणि वकील असे ५% लोक वेगाने गब्बर होत गेले. आणि बाकीची ९५% सामान्य 
जनता गरिबीच्या खाईत लोटली गेली. त्यांच्यावर जास्त काम करण्याची सक्ती 
झाली. बेकारांच्या फौजांमुळे असुरक्षिततेची टांगती तलवार आली. ४०% जनता 
दारिद्र्यरेषेखाली आली. दारिद्र्यरेषाच मुळात इतकी खाली होती की, त्यापेक्षा वाईट 
स्थिती असेल तर कोट्यवधी लोक कशा परिस्थितीत असतील? 

भांडवलशाही ही व्यवस्था रोजगार निर्माण करणारी व्यवस्था कधीच नव्हती. 
उलट कमीत कमी लोकांकडून जास्तीत जास्त काम करून घेणे हे या व्यवस्थेचं 
वैशिष्ट्य. याची चर्चा आपण वर केलीच आहे. हेच भारतातही झालं. 
स्वातंत्र्यानंतरच्या ४० वर्षात म्हणजे १९८७-८८ पर्यंत भारतातील मोठे उद्योगपती 
हजारो करोडोंच्या संपत्तीचे मालक बनले. पण त्यांच्या उद्योगांमध्ये म्हणजे संघटित 
क्षेत्रामध्ये १९८७ पर्यंत फक्त ७४ लाख रोजगार उपलब्ध होऊ शकले. देशामध्ये 
१९८७ मध्ये एकूण रोजगार होते ३२ कोटी. याचा अर्थ असा की खाजगी संघटित 
क्षेत्रामध्ये २.५ टक्यापेक्षा कमी लोक काम करत होते. सार्वजनिक क्षेत्रात ह्यापेक्षा 
थोडे जास्त म्हणजे १८३ लाख रोजगार होते. 

४० वर्षाच्या औद्योगिकरणानंतरही भांडवलशाहीचं “नेहरू मॉडेल’ १०% पेक्षा 
कमी लोकांनाच फक्त रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकलं. कोट्यवधी लोक 
बेरोजगार किंवा अर्धबेरोजगार होते. 

भांडवलशाहीची प्रक्रियाच मुळात असमान विकासाची आहे. म्हणजे मुडदूस 
झालेल्या मुलाच्या जशा हातापायाच्या काड्या अन्‌ पोटाचा नगारा असतो तसा 
विकास. आज भांडवलशाहीमुळे आपल्या समाजाची गत अशी मुडदूसग्रस्त झाली 
आहे. 

१९५० ते १९७० या काळात स्वतंत्र झालेल्या तिसऱ्या जगातील अनेक 
गुलाम देशांनीही थोड्याफार फरकाने हीच धोरणं राबवली. ते ही आपल्यासारखेच 
मुडदूस होऊन पडले आहेत. 


तुम्हीबेकारका? ल 22 


तरीही अमेरिका श्रीमंत का? भारत गरीब का? 

उपरोक्त विष्लेषणावरून अनेकांना हा प्रश्‍न पडणं स्वाभाविक आहे. भारत 
आणि अमेरिका ह्या दोन्ही देशांमध्ये जर गरिबी आणि बेकारीचं कारण भांडवलशाही 
व्यवस्थाच असेल तर मग भारत गरीब का? भारतातील गरीब आणि अमेरिकेतील 
गरीब यांच्यात प्रचंड तफावत कशी? अमेरिका, पश्चिम युरोप, जपान यांसारखी राष्ट्र 
एवढी विकसित का? त्यांच्यापुढे आपण इतके भिकारी का? 

हा प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्याचं उत्तर दिल्याशिवाय हे विष्लेषण 
अपुरं राहील. याची दोन उत्तरे आहेत. 
एक : वसाहती गुलामीची पार्श्वभूमी 
भांडवलशाही : वैश्विक व्यवस्था 

भांडवलशाही ही असमान विकासाची व्यवस्था आहे. आपण अगोदर 
पाहिल्याप्रमाणे त्यात एक जिंकतो तर दुसरा हरतो. पण हे तेवढ्यापुरतंच मर्यादित 
नाही. भांडवलशाही ही एक अशी कायमस्वरूपी जागतिक व्यवस्था आहे, जिच्यात 
काही विजयी होतात ते इतर पराभूत होतात म्हणूनच! 
प्रचंड वसाहती लूट 

आशिया, आफ्रिका आणि द. अमेरिकेतील देशांच्या लुटीवरच अमेरिका आणि 
प. युरोपचा विकास झाला आहे. त्यांनी ह्या देशांना १५०० ते १९५० ह्या 
कालावधीत एक एक करून गुलाम केलं आणि अत्यंत निर्घृणपणे लुटलं. ह्या लुटीवरच 


अमेरिका आणि प. छर 


i 






युरोपियन राष्ट्र श्रीमंत 
झालेली आहेत. ह्या 
देशांमध्ये औद्योगिक क्रांती 
घडवून आणण्यास या 
लुटीतून मिळालेल्या 
पैशांचीच तर मदत झाली. 
तसेच औद्योगिक 
क्रांतीसाठी आवश्यक असलेला सगळा कच्चा माल ह्याच गुलाम देशांतून जवळ 
जवळ फुकट प्राप्त झाला. शिवाय ही औद्योगिक क्रांती यशस्वी करण्यासाठी ह्याच 
गुलाम देशांनी त्यांना मोठी बाजारपेठही दिली. परिणामी अमेरिका आणि प. 
युरोपमधील उत्पादन खूप वेगाने वाढलं. 
भांडवलशाही विकासातील फ्रॉर्य 

१५०० पासून हे देश स्वतंत्र होईपर्यंत, म्हणजे जवळजवळ ४५० वर्ष सर्व 
संपत्ती तिकडे वाहत होती. (अजुनही वाहतेच आहे.) ह्या लुटीमुळेच अमेरिका आणि 
प. युरोपचे देश श्रीमंत झाले आहेत. 
लोकायत 8 








तर ह्याच लुटीमुळे आशिया, अफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देश गरीब 
झाले आहेत. ह्या भरमसाठ लुटीमुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडून गेल्या आहेत. 

१५०० मध्ये आफ्रिकेतील अनेक देशांचा वेगाने विकास होत होता. ते 
युरोपपेक्षा फार मागासलेले नव्हते. निरनिराळ्या वस्तूंचे उत्पादन होत होते; शेती 
विकसित होत होती. गिनीमध्ये बनवलं जाणारं कापड आणि झाम्बियातील तांबं आणि 
त्याचंच युरोपमध्ये होणारं उत्पादन ह्यांचा दर्जा सारखाच होता. 

द. अमेरिकेतील इंका संस्कृती कदाचित सर्वात श्रेष्ठ, श्रीमंत संस्कृती होती. 
एजटेक संस्कृतीची राजधानी ही युरोप मधल्या कुठल्याही शहरापेक्षा भव्य होती. ह्या 
महाव्दीपातील काही भागामध्ये उत्कृष्ट सिंचन सुविधा होती. इथले कारागीर तर इतके 
कुशल होते की युरोपमधील कारागीरांनाही त्यांचं आश्चर्य वाटावं. 

भारत आणि चीन तर निर्विवादपणे युरोपपेक्षा अधिक विकसित होते. युरोपने 
आफ्रिका आणि द. अमेरिकेला २०० वर्षे लुटल्यानंतरही दोन्ही देश युरोपपेक्षा 
विकसित होते. १७०० मध्ये संपूर्ण जगातील ६०% उत्पादन ह्या दोन देशात होत 
होतं. 

१५०० ते १६५० ह्या फक्त १५० वर्षात युरोपियन लुटारूंनी द. अमेरिकेतून 
२ लाख किलो सोनं आणि १६० लाख किलो चांदी लुटून युरोपात नेली. लॅटिन 
अमेरिकेतील जवळ जवळ सर्व 
स्थानिक रहिवाशांना अत्यंत 
अमानुष परिस्थितीत 
सोन्याचांदीच्या खाणींमध्ये काम 
करायला लावून ठार मारलं गेलं. 
इतकं की त्या जातीच नामशेष 
झाल्या. स्थानिक रहिवासी 
मारले गेल्यानंतर कॉफी, कोको 
आणि ऊसाच्या मळ्यांवर काम 
करण्यासाठी युरोपियन आणि 
अमेरिकी व्यापाऱ्यांनी 
आफ्रिकेतून लक्षावधी लोकांना 
गुलाम बनवून उत्तर व दक्षिण अमेरिकेत आणलं. २०० वर्ष हा गुलामांचा व्यापार 
चालू होता. 

आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील स्थानिक रहिवाश्यांच्या अक्षरशः 
हाडामांसातून युरोप अमेरिकेने आपलं सुरुवाती भांडवल जमा केलं, ज्याचा वापर 
त्यांनी औद्योगिक क्रांतीसाठी केला. आता युरोप आशियाई देशांपेक्षा जास्त विकसित 
झाला. त्यामुळेच भारत, चीन सारख्या देशांना गुलाम बनवणं त्यांना सहज शक्य 
झालं. 


तुम्हीबेकारका?  ''' ' ''''____© 24 


श्रीमंत भारत 

भारत हा जगातल्या सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांपैकी एक होता. १७५७ साली 
प्लासीची लढाई झाली त्यावेळी भारताचा औद्योगिक विकास ब्रिटन पेक्षा जास्त 
होता. भारतातील कारागीर आणि व्यावसायिक ह्यांनी भारताला वैश्‍विक औद्योगिक 
केंद्र बनवलं होतं. जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा एक चतुर्थांश होता. भारतीय 
माल इतर देशांमध्ये निर्यात केला जात असे. भारतीय सुती कापड, तांबा, पितळ 
आणि लोखंड ह्याची उत्पादने, काचसामान, मसाले, अत्तरे ही उत्पादनेही उत्तम 
दर्जाची आणि निर्यात होत असंत. भारतीय कापडगिरण्या तर इतक्या प्रगत होत्या की 
त्यात बनवलेला सुती आणि रेशमी माल हा युरोपच्या बाजारात युरोपमधील 
मालाच्या निम्या किंमतीत विकूनही त्यांना फायदा होत असे. ब्रिटिश युद्धनौका 
१८०२ सालीही भारतात बांधल्या जात असत. 

ब्रिटिशांनी ही सारी अर्थव्यवस्था क्रूरपणे मोडून काढली. भारतीय उद्योग 
मोडीत काढले. मोठमोठ्या युरोपियन शहरापेक्षाही मोठी असलेली सुरत आणि 
ढाक्यासारखी जगप्रसिद्ध कापडनिर्मिती केंद्र व इतर शहरांमधील उद्योगही बंद पाडले 
गेले. प्रसंगी कारागिरांचे अंगठे तोडले. त्यांना 
देशोधडीला लावण्यात आले. 

भारतीय शेतीचा विकासही एवढा होता की 
वाढत्या शहरांच्या गरजाही ती पूर्ण करत होती. 
दूरदूरच्या देशांमध्ये मालाची निर्यातही होत , 
होती. ब्रिटिशांनी इथल्या शेतीची प्रचंड लूटमार "ब ह 
करून धुळधाण केली. जगातील अत्यंत सुपिक 
जमिनीपैकी एक असलेल्या जमिनीवर दुष्काळ पसरला. १८२६ ते १८५० च्या 
दरम्यान दुष्काळामुळे जवळ जवळ ४ लाख लोक मृत्युमुखी पडले. हा आकडा 
पुढच्या २५ वर्षामध्ये ५० लाखांवर गेला आणि १८७६ ते १९०० च्या दरम्यान तर 
२६० लाखांवर जाऊन पोचला. 
भिकारी बनवून स्वातंत्र्य दिले 

अशाप्रकारे तिसऱ्या जगातील देशांना लुटून, त्यांचा कच्चा माल व बाजार 
वापरून साम्राज्यवादी देश विकसित झाले. परिणामी ह्या देशांच्या अर्थव्यवस्थाही 
कोलमडल्या. त्यांना शेकडो वर्ष मागे ढकलून दिले गेले, एवढंच नाही तर विकलांग 
बनवले. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षाची मोठी लाट जगभर 
उसळली. तिसऱ्या जगातल्या बहुतेक सर्व देशांना नंतरच्या २० वर्षात स्वातंत्र्य 
मिळालं. 

स्वातंत्र्यानंतर तिथल्या “स्थानिक राज्यकर्त्यांनी आपल्या देशांमध्ये पाश्चात्य 
देशांच्या विकासाच्या माँडेल्सची नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला. २०० ते ४५० वर्ष 
लोकायत [9 





गुलामीत असलेल्या ह्या तिसऱया जगातील देशांना भांडवली मॉडेलवर आधारित 
औद्योगिक क्रांती करायची होती. पण तसा विकास करणं अशक्य होतं. कारण त्यांच्या 
अर्थव्यवस्थेचा विध्वंस करून, त्यांना लुटून, त्यांचा कच्चा माल व बाजार वापरून 
साम्राज्यवादी देश विकसित झाले होते. २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, जेव्हा 
तिसऱ्या जगातील देशांनी आपल्या विकासाला सुरुवात केली तेव्हा असा कुठलाही 
देश नव्हता की जो लुटून ते आपल्या औद्योगिक क्रांतीचा पाया घालू शकले असते. 
म्हणूनच तिसऱ्या जगातील भांडवली विकासाची मॉडेल्स अयशस्वी होणे हे 
सुरुवातीपासून अपरिहार्य होते असे म्हटले तर त्यात काही अतिशयोक्ती नाही. आणि 
तसंच झालं. १९८० च्या दशकात येईपर्यंत भारतासह तिसऱ्या जगातील अनेक 
देशांचं भांडवली विकासाचं मॉडेल संकटग्रस्त झालं होतं. १९९० पर्यंत ७० पेक्षा 
जास्त देश इतके कर्जबाजारी झाले होते की त्यांनी दिवाळखोरी घोषित केली. 

ह्याच कारणामुळे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असूनही भारत गरीब व 
अविकसित आहे आणि अमेरिका श्रीमंत व विकसित आहे. 
दोन : नेहरू मॉडेलचा कमकुवतपणा 

नेहरू मॉडेलच्या चौकटीत सुद्धा भारताचा जेवढा विकास करणं शक्य होतं 
तेवढाही तो झाला नाही. त्याला कारणीभूत आहे ते इथल्या राज्यकर्त्यांचे 
अदूरदर्शित्व आणि भांडवलदारांचा हावरटपणा. 

भांडवलशाही विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट म्हणजे बाजारपेठ असणं. 
इथला भांडवलदारवर्ग नफा मिळवण्यासाठी इतका उतावीळ झाला होता, की 
भांडवलशाहीच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी बाजारपेठ विकसित करण्याकडे 
साफ दुर्लक्ष केलं गेलं. बाजारपेठ असेल, तरच भांडवलदारांचा माल विकला जाईल, 
माल विकला तरच नफा हातात येईल. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा अधिकांश लोक ग्रामीण भागात राहत होते 
आणि शेतीवर अवलंबून होते. इंग्रजांनी २०० वर्ष लूटमार करून शेतीचा नाश केला 
होता. भांडवली विकास साधायचा असेल तर शेती विकसित करणं आवश्यक होतं. 
तरच लोकांची क्रयशक्ती वाढली असती आणि तरच उद्योगही वेगाने विकसित झाले 
असते. 

नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील राज्यकर्त्या वर्गानं उद्योगाच्या विकासाकडे लक्ष 
पुरवलं पण शेतीच्या भांडवली विकासाकडे साफ दुर्लक्ष केलं. सर्वात महत्त्वाचं हे की 
शेतजमिनीच्या क्रांतिकारक फेरवाटपाची भूमिका त्यांनी घेतली नाही. परिणामी 
स्वातंत्र्य मिळूनही गरिबांच्या पदरी काहीच पडलं नाही. तसंच सरकारने शेतीमध्ये 
इतकी कमी भांडवली गुंतवणूक केली की अजुनही ८०% सुपिक जमीन शेतीसाठी 
फक्त पावसावर अवलंबून आहे. शेतीशी संबंधित उद्योगांचा विकासही अगदी थोड़ा 
झाला. त्यामुळे देशातील शेतीवर अवलंबून असणाऱया या ७०% लोकांपैकी लाखो 


तुम्हीबेकारका?  '' ' “26 


लोक काम मिळवण्यासाठी शहरांकडे विस्थापित झाले आणि गलिच्छ 
झोपडपट्ट्यात येऊन पडले. 
हरित क्राती 

७० च्या दशकात शेतीमधील भांडवली विकासाला चालना द्यायचा प्रयत्न 
झाला. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून ग्रामीण भागात शेतीमध्ये पतपुरवठा व्हावा यासाठी 
प्रयत्न करण्यात आले. हरीतक्रांतीला प्रोत्साहन देण्यात आले. या प्रयत्नांना काही 
प्रमाणात यशही आलं. ७० च्या दशकामध्ये ग्रामीण शेतकऱ्यांपैकी काहींच्या हातात 
पैसे आले. बाजारही थोडा विकसित झाला. पण ते तात्पुरतं ठरलं. शेतीवर अवलंबून 
असणाऱया शेतकऱ्यांपैकी एक मोठा हिस्सा गरीबच राहिला आणि दुसरीकडे काही 
वर्षातच हरीतक्रांतीच्या मर्यादा लक्षात येऊ लागल्या. उत्पादनातील वाढ थांबली. ह्या 
पिकांसाठी पैसा जास्त खर्च होत होता. परिणामी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचं 
ओझं वाढलं, अर्थव्यवस्थेचं संकट आणखी वाढत गेलं. 

लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं गेलं असतं तरी त्यामुळेही 
लोकांची क्रयशक्ती वाढायला मदत झाली असती. मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेमध्ये ह्यात 
कमी भांडवल लावून अधिक लोकांना रोजगार मिळू शकला असता. पण नेहरूंनी 
रशिया आणि पाश्चात्य देशांप्रमाणे मोठमोठे कारखाने उभारण्यावर भर दिला. त्यामुळे 
फार थोडा रोजगार निर्माण झाला. 

अशा धोरणांमुळे सामान्य भारतीय माणूस दरिद्री व बेकार राहिला. त्याची 
खरेदी क्षमता वाढली नाही. अशी क्षमता फारच थोड्या म्हणजे १०% लोकांची 
वाढली. त्यामुळे देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ उभी राहू शकली नाही. त्यामुळे इथल्या 
मोठ्या उद्योगांची वाढही लवकरच थांबली. अशा रितीने 'नेहरू मॉडेल'चा मध्यवर्ती 
आधारस्तंभ कोसळला. 

पाश्चात्य देशांतील भांडवदारांइतकं मोठं होण्याच्या ओढीने इथल्या 
भांडवलदारांनी सरकारचे सर्व स्त्रोत स्वतःच्या वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले, 
तर दुसऱया बाजूला सामान्य जनता मात्र अन्न, पाणी, निवारा, आरोग्य, शिक्षण अशा 
मूलभूत मानवी गरजांपासून वंचित राहिली. नोकऱ्यांच्या संधीचा अभाव असल्याने 
भारतीयांची सर्जनशीलता आणि पुढाकारवृत्तीही अविकसितच राहिली. अशा अनेक 
बाबींमुळे अवघ्या २० वर्षाच्या अवधीत 'नेहरू मॉडेल' संकटग्रस्त झालं. आपल्या 
धोरणांच्या अपयशाची कबुली खुद्द नेहरूंना संसदेत द्यावी लागली. 


दुसरं कारण : जागतिकीकरण 


'नेहरू मॉडेल'नं भारतातील साम्राज्यशाहीचा प्रभाव जरी संपूर्णपणे संपवला 
नाही, तरी परकीय भांडवलाचा ओघ रोखून भारतीय उद्योगांना संरक्षण दिलं होतं. 
भारतीय भांडवलदारांनी विकासाचा हाच मार्ग निवडला कारण त्यांच्याकडे भांडवल 
कमी होतं. आणि महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करणं त्यांना शक्य नव्हतं. 
लोकायत ° 


“नेहरू मॉडेलच्या कितीही मर्यादा असल्या, तरी देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचा पाया 
त्यानं वेगानं घातला हे नाकारून चालणार नाही. १९९० पर्यंत भारत औंद्योगिक 
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत ८५% स्वावलंबी बनला होता ही वस्तुस्थिती जागतिक 
बँकेनेही मान्य केली आहे. या पायावरील वाटचाल खरंतर संपूर्ण स्वावलंबनाकडे, 
स्वयंपूर्णतेकडे व्हायला हवी होती पण... 

अतिरेकी लोभ सुटलेल्या भारतीय भांडवलदारांनी आपले नफे वाढवण्यासाठी 
बरोबर उलटी दिशा धरली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय कर्जात खोल रुतवत 
नेली. 

अंतर्गत आणि परकीय कर्जात मुळातच फरक असतो. अंतर्गत कर्जाची परतफेड 
राष्ट्रीय चलनात (रुपयात) होते. परकीय कर्ज फेडण्यासाठी मात्र परकीय चलनाचीच 
(डॉलर्सची) आवश्यकता भासते. जनतेवर कर वाढवून परकीय चलन /यिळत नाही 
परकीय कर्जाच्या परतफेडीसाठी एकच मार्ग आहे तो म्हणजे निर्यात वाढवणे. 
त्यातुनच परकीय चलनाची मिळकत होते. 
भारत कर्जाच्या विळख्यात 

१९८० च्या दशकात 'नेहरू मॉडेल'च्या संकटावर मात करण्यासाठी भारतीय 
शासनाने मोठ्या प्रमाणावर परकीय कर्जे घेण्यास सुरुवात केली. याबरोबरच 
आयातीवरील निर्बधही शिथिल करण्यात आले, ज्यामुळे आयात निर्यातीपेक्षा खूपच 
वाढली. परिणामी, १९९० पर्यंत येता येता परकीय कर्जावरील व्याजाचे हस्त 
भरण्याएवढं सुध्दा परकीय चलन भारताकडे शिल्लक राहिलं नाही. 

वर चर्चा केल्याप्रमाणे 'नेहरू मॉडेल'च्या कितीही मर्यादा असल्या, तरी 'नेहरू 
मॉडेल'ने परकीय भांडवल आणि वस्तू भारतात येण्यावर काही निर्बध घातले होते. 
१९९० च्या सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय कर्जाच्या दुष्टचक्रात 
सापडल्यामुळे पाश्चिमात्य सावकारांना भारतीय सरकारला कोंडीत पकडण्याची 
संधी मिळाली. त्यांनी भारतीय राज्यकर्त्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेची दारे खुली 
करण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. 

भारतीय भांडवलदार एव्हाना या निष्कर्षाला येऊन पोहोचले की आपले नफे 
आणखी वाढवायचे असतील तर आता 'नेहरू मॉडेल'ला सोडचिठ्ठी द्यायला हवी. 
म्हणून त्यांनी स्वतंत्र भांडवलशाहीच्या विकासाचा मार्ग सोडायचं ठरवलं आणि 
साम्राज्यवादी देशांचे हस्तक व्हायला सज्ज झाले. 

एकेकाळी ब्रिटिश भारतात जे नफे कमावत होते, ते आपल्याला मिळावेत ह्या 
हेतूने स्वातंत्र्यलढ्याला मदत करणारे हे भांडवलदार, अधिकाधिक नफ्यासाठी 
देशाची स्वायत्तता गहाण टाकायला तयार झाले. देश विकायला तयार झाले. 


तुम्हीबेकारका? ढोर 


रोगापेक्षा उपाय जालीम 


१९९१ साली अल्पमतातील काँग्रेस सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या पहिला 
कार्यक्रम हाती घेतला तो 'नेहरू मॉडेल' मोडीत काढण्याचा. त्यांनी पश्चिमी 
बहुराष्ट्रीय कंपन्या, त्यांची सरकारे आणि त्यांचे हस्तक म्हणजे-जागतिक बँक आणि 
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-यांच्या अटी मान्य केल्या. boii 

पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री LTA 
मनमोहनसिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत ज्या 
सुधारणा (?) केल्या त्यालाच आपण भारतीय 
अर्थव्यवस्थेचे *जागतिकीकरण' म्हणून ओळखतो. 
भारतीय अर्थव्यवस्थेची जागतिक अर्थव्यवस्थेत 
हरवून जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर 
आजतागायत आलटून पालटून सर्व पक्ष या ना त्या 
मार्गाने सत्तेवर येऊन गेले. विरोधी पक्ष म्हणून काम 
करताना त्यांनी जरी ह्या धोरणांवर सडकून टीका 
केली असली, तरी सत्तेवर आल्यावर मात्र सर्वानी 
तीच धोरणं जोमानं पुढे रेटली. बरोबर आहे. 
वेगवेगळ्या मुद्यांवर वेगवेगळ्या गटांकडून जरी ते मतं 
मागत असले तरी त्यांच्या सर्व निष्ठा एकाच वर्गासाठी 2 नः = 
आहेत-भांडवलदारांसाठी. म्हणूनच हे सर्व पक्ष जाणीवपूर्वक ह्या 'नव्या आर्थिक 
धोरणाच्या” पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. 

या धोरणाचा सारांश असा देता येईल: 

१) देशातील परकीय गुंतवणुकीवरील आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील निर्बध 
संपूर्णपणे हटविणे. 

२) आयात - निर्यातीवरील सर्व निर्बंध हटविणे. 

३) पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण यासह सर्व सार्वजनिक क्षेत्रांचं खाजगीकरण करणे. 

४) बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप संपवण्याच्या नावाखाली गरिबांना मिळणाऱ्या 
शिक्षण, आरोग्य आणि अन्नधान्यावरील अनुदानांसहित सर्व अनुदानं बंद करणे. 

१९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला तिसऱया जगातील बहुतेक देश परकीय 
कर्जाच्या सापळ्यात अडकले होते. आपल्या अगोदरच दहा वर्षे या देशांनी आपली 
स्वायत्त भांडवलशाही विकासाची मॉडेल्स्‌ सोडून साम्राज्यवादी भांडवलाला आपल्या 
अर्थव्यवस्था खुल्या केल्या. १९८० च्या दशकाच्या शेवटी साम्राज्यवादी शक्तींनी 
पुन्हा जगावर आपले राक्षसी पंजे मजबूतपणे आवळले. आता भारतातील 
राज्यकर्त्यांनीही आपली अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दावणीला नेऊन 
बांधली आहे. 





लोकायत 171 6060 0 ष्प्प्प्प्््ण्णण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ठ्ष 


जागतिकीकरणाचे फायदे कोणाला? 

ऐतखाऊ भारतीय उच्चभ्रू वर्ग मात्र भलताच उत्तेजित झाला आहे. परकीय 
भांडवल देशात मोठ्या प्रमाणात हातपाय पसरत असून ग्राहकोपयोगी वस्तू. सेवा 
तसंच पायाभूत सुविधांमध्ये 
जम बसवत आहे. हे उच्चभ्रू 
चमचे त्यांच्याशी भागीदाऱ्या 
करून, कंत्राटदार आणि विक्रेते 
बनून बक्कळ नफा कमावू 
लागले आहेत. जनतेच्या 
घामाच्या पैशातून उभी केलेली 
सार्वजनिक क्षेत्रे कवडीमोल 
किंमतीत विकून त्यांचं 
खाजगीकरण करण्यात येत 
आहे. ह्यातलेच काही तुकडे 
आपल्या देशी भांडवलदारांनाही मिळत आहेत. शिक्षण, वीज, आरोग्य, दळणवळण, 
एवढंच नाही, तर पाण्यासारख्या सेवांचही खाजगीकरण केलं जातं आहे. नफेखोरीच्या 
सर्व मर्यादा काढून घेतल्या आहेत. म्हणूनच आता भारतीय भांडवलदारही ह्या सर्व 
क्षेत्रांमध्ये हातपाय पसरू लागले आहेत. कारण ह्या सर्व अत्यावश्यक सेवा 
असल्यामुळे त्यात भरपूर नफा कमावता येऊ शकतो. सरकारचा बाजारपेठेतील 
हस्तक्षेप संपलाच पाहिजे हेच नवीन तत्वज्ञान आहे. म्हणूनच किंमतींवरील नियंत्रणे 
दूर करण्यात येत आहेत. अन्नधान्याची सट्टेबाजी रोखण्यासाठी असलेली सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्था नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी कांदे, बटाटे, फळं, खाद्यतेले, 
डाळी, कडधान्ये यांचे भाव आकाशाला जाऊन पोचले आहेत; दलालांची चांदी होत 
आहे. छोट्या व्यापारांच्या पोटावर लाथ मारून मोठमोठे शॉपिंग मॉल्स उभे राहत 
आहेत. विदेशी कंपन्यांनी आपल्या देशात/राज्यात गुंतवणूक करावी यासाठी 
त्यांच्यावर सोयी सवलतींचा वर्षाव करण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. करांमध्येही हजारो 
करोडो रुपयांच्या सवलती दिल्या जात आहेत. विदेशी भांडवलदारांवर उधळलेल्या 
सवलतींचा थोडासा फायदा इथल्या देशी भांडवलदारांना सुद्धा मिळत आहे. ह्याचं 
अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे “विशेष आर्थिक क्षेत्र'. ह्यात भांडवलदारांना एवढी सूट 
दिली आहे की, भारत सरकारच्या मिळकतीत फक्त ५ वर्षामध्ये एक लाख साठ 
हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. सड्टेबाजारवालेही खूष आहेत कारण 
शेअरबाजारात जुगार खेळण्यासाठी ह्याआधी इतकी सूट कधीच दिली गेली नव्हती. 

ह्या सगळ्या कारणांमुळे भारतीय उच्चभ्रू वर्ग, भांडवलदार, बडे जमीनदार, बडे 
व्यापारी-डीलर्स-वितरक, एजंट, राजकारणी, काळाबाजारवाले, तस्कर-माफिया-गुंड 
टोळीवाले हे सर्व जागतिकीकरणाचे पक्के समर्थक बनले आहेत. 


तु्हाबकारका र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍000णणणण्ळ् 





जागतिकीकरणामुळे सुखावलेला दुसरा वर्ग म्हणजे उच्च मध्यमवर्ग. हाही 
जागतिकीकरणावर भलताच फिदा आहे. कारण अमेरिकन लोक जे खातात ते इथं 
बसून खाता येतं; अमेरिकन गाड्या वापरायला मिळतायत; अमेरिकन चड्टया 
वापरायला मिळतायत आणि अगदी अमेरिकन पद्धतीचे संडासही वापरायला 
मिळतायत. त्यामुळे आता भारत अमेरिकेच्या बरोबरीला पोहोचलाय अशी मुक्ताफळं 
ही मंडळी उधळीत आहेत. 

सर्वसामान्यांच्या गळी जागतिकीकरणाचा 'महिमा' उतरवण्यासाठी हे सारे 
लाभधारक वर्ग प्रसारमाध्यमांचे नगारे आक्रमकपणे बडवत आहेत. 
जागतिकीकरणाचे मोहजाल 


विदेशी कंपन्या भारतात येतील, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील, 
त्यामुळे भारतातील गरिबी आणि बेकारी दूर होईल, तंत्रज्ञान विकसित होईल असे 
दावे केले जात आहेत. एवढंच नाही, तर आता असंही म्हटलं जातय की भारत एक 
आर्थिक महासत्ता बनेल. ह्या सर्व दाव्यांचा समाचार ह्या पुस्तिकेत घेता येणं शक्‍य 
नाही. पण बेरोजगारीवर जागतिकीकरणाचा काय परिणाम होत आहे तो तपासून पाहू. 
बहुराष्ट्रीय कंपन्या रोजगार निर्माण करतात का? 

जागतिकीकरण, परकीय भांडवलाचा ओघ आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारतीय 
अर्थव्यवस्थेतील प्रवेश ह्या सगळ्या गोष्टींबाबत एक सर्वात मोठा भ्रम म्हणजे 
ह्यांच्यामुळे रोजगार निर्माण व्हायला मदत होते. त्यामुळे बेकारीचा शाप थोडा सुसह्य 
होतो. 

पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या अगदी थोडा रोजगार निर्माण 
करतात. नवीन माहिती तंत्रज्ञानामुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले मनुष्यबळ कमी 
करत असून देखील जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील आपली पकड सातत्याने 
अधिकाधिक मजबूत करत आहेत. या कंपन्या त्यांच्या मूळच्या देशात देखील फारसा 
रोजगार निर्माण करत नाहीत. 

UNCTAD या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थेच्या अहवालाप्रमाणे बहुराष्ट्रीय 
कंपन्यांनी तिसऱया जगातील देशात प्रत्यक्षात फक्त ७० लाख लोकांना नोकऱ्या 
दिल्या आहेत. ७० लाख! ही संख्या भारतात दरवर्षी बाजारात नव्याने रोजगार 
शोधण्यासाठी येणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षाही कमी आहे. यावरूनच हे स्पष्ट होतं की 
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील आगमनाने खूप अपेक्षा निर्माण केल्या तरी 
प्रत्यक्षात या कंपन्यांनी खूपच कमी रोजगार उपलब्ध केला आहे. 
बहुराष्ट्रीय कंपन्या रोजगार नष्ट करतात 

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे प्रचंड भांडवल आहे. त्या इतक्या राक्षसी आहेत की 
आज केवळ २०० कंपन्या जगातील २५% अर्थव्यवहार नियंत्रित करतात. संपूर्ण 
देशच्या देश नियंत्रणाखाली आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. “वॉलमार्ट” ही किरकोळ 


लोकायत [OOOO 


व्यापारातील बलाढ्य कंपनी १६१ देशांपेक्षाही मोठी आहे. इंडोनेशियापेक्षा 
“मित्सुबिशी' मोठी आहे. 'फोर्ड' दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा मोठी आहे. मूठभर बहुराष्ट्रीय 
कंपन्या अक्षरशः प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक 
उत्पादनावर नियंत्रण राखून आहेत. 
उदा. स्वयंचलित वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, 
विमानवाहतूक, पोलाद, तेल, संगणक 
आणि रासायनिक उत्पादनांच्या क्षेत्रात 
त्या त्या क्षेत्रातल्या फक्त ५ सर्वात 
मोठ्या कंपन्यांचा एकूण जागतिक 
विक्रीतला वाटा ३० ते ६०% आहे. 

ह्या कंपन्यांसमोर उभं पण 
राहाण्याची क्षमता नसलेल्या भारतीय 
उद्योगांना आपल्या कार्यपद्धतीची 
फेररचना करायला लागत आहे. 
त्याचाच परिणाम म्हणून दरवर्षी लाखो 
लोकांना कामावरून कमी केलं जात आहे. 
जागतिकीकरणाचा औद्योगिक रोजगारावर परिणाम 


सार्वजनिक क्षेत्रावरील परिणाम 

संघटित क्षेत्रातील दोन तृतीयांश रोजगार हे सार्वजनिक क्षेत्रातीलच आहेत. 
ह्याची चर्चा आपण पूर्वीच केली आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे 
निधीच्या निर्देशानुसार या क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यास भारत सरकारने सुरुवात केली 
आहे. यापैकी काही उद्योग बंद करण्याचे उद्दिष्ट आहे तर उर्वरित उद्योग बहुराष्ट्रीय 
कंपन्यांच्या ताब्यात दिले जातील. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टिने सार्वजनिक 
क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये नवीन भरती जवळजवळ बंदच केली आहे. रेल्वेमध्ये दरवर्षी 
तीस ते पन्नास हजार लोकांची भरती केली जात होती. गेल्या काही वर्षात नवीन 
भरती पूर्णपणे बंद आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका दरवर्षी वीस हजार रोजगार 
निर्माण करत होत्या. ह्यातही नवी भरती पूर्णपणे बंद आहे. इतकंच नाही, 
स्वेच्छानिवृत्ती (व्ही.आर.एस.) सारख्या योजना आणून एक लाख रोजगार कमी केले. 
सार्वजनिक क्षेत्रात उरलेल्या ठिकाणी नोकरभरती बंद असल्यातच जमा आहे. स्टील 
अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडने आपली कामगार संख्या नव्वद हजारने कमी केली 
आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या चाळीस हजार कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती 
स्विकारली आहे. १९९४ ते २००३ च्या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील ९ 
लाख रोजगार कमी झाले. ह्याच क्षेत्रात १९८८ ते १९९४ मध्ये मात्र १० लाख 
रोजगार निर्माण झाले होते! 





तुम्हीबेकारका?  '' ° 32 


लघुउद्योगांवर परिणाम 

जागतिकीकरण व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रवेशामुळे 
भारतातील लघुउद्योग क्षेत्राचाही नाश होत आहे. एक प्रमुख मुखपत्र 'टाईम्स ऑफ 
इंडिया'लाही याची दखल घ्यावी लागली. काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेली बातमी 
अशीः 

“ठाणे बेलापूर औद्योगिक पट्टयामध्ये जवळपास १८०० कारखान्यांपैकी 
साधारणपणे ७५० कारखाने गेल्या काही वर्षात बदं पडले आहेत. पन्नास हजारपेक्षा 
जास्त कामगार बेकार झाले आहेत... आणि हीच गोष्ट वापी ते चिखलठाणा ते 
आसनसोलपर्यंत सर्व देशभर घडत आहे.” 

गेल्या काही वर्षात सहा लाखांवर छोट्या कंपन्या बंद पडल्या आहेत. तर 
लाखो कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. फक्त कापडगिरण्यांपैकी ४०० 
नोंदणीकृत गिरण्या बंद पडल्या आहेत; ३.५ लाख कामगारांना काढून टाकण्यात 
आले आहे. 

जागतिकीकरणामुळे विकास तर होतच नाहीये उलट नि:औद्योगिकरण झाले 
आहे. 
मोठ्या खाजगी उद्योगांवर होणारे परिणाम 

परकीय भांडवलासमोर टिकाव धरून राहण्यासाठी सर्व बड्या उद्योगांना 
आपल्या कार्यपद्धतीची फेररचना करायला लागत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून 
दरवर्षी लाखो लोकांना = 
कामावरून कमी केलं जात 
आहे. 

१९९४ मध्ये टाटा 
मोटर्समध्ये पस्तीस हजार 
कामगार १ लाख २९ हजार 
गाड्यांचे उत्पादन करत 
होते. १० वर्षानंतर उत्पादन 
अडीच पट वाढलं-म्हणजे 
३ लाख १२ हजार 
गाड्यांवर जाऊन पोचलं. 
पण कामागारांची संख्या एक तृतीयांशने कमी होऊन २१ हजार चारशे झाली. 
बजाजमध्ये १९९५ च्या आसपास पंचवीस हजार कामगार १० लाख स्कूटर्सचं 
उत्पादन करत होते. पण आज मात्र दहा हजार पाचशे कामगार २५ लाख स्कूरटर्स 
बनवतात. 

हीच परिस्थिती सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये आहे. एस्कॉर्टस, क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज 
पासून रिलायन्सपर्यंत. 
लोकायत 8 





जागतिकीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर १९९८ ते २००३ च्या दरम्यान 
खाजगी संघटित क्षेत्रातील एकूण रोजगार ३ लाख २७ हजार पेक्षा कमी झाले आहेत. 
औद्योगिक रोजगार कुठे आहे? 

परिणामः सार्वजनिक आणि खाजगी मिळून संघटित क्षेत्रातील एकूण रोजगार 
वाढीचा दर १९९० च्या दशकात खूप वेगाने कमी झाला आहे: १९८२ ते १९९२ 
मधील १५ टक्क्यांवरून १९९२ ते २००२ मधील १ टक्क्यांवर. त्यानंतर तर 
नकारात्मक झाला आहे: भारत सरकारच्या २००७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाप्रमाणे 
१९९९ ते २००४ दरम्यान संघटित क्षेत्रामधील १८ लाख रोजगार कमी झाले. 

भांडवलदार वर्गाने कामगारांच्या उपजीविकेच्या साधनांवर कुऱ्हाडच मारली 
आहे. जे काही थोडेफार रोजगार शिल्लक उरले आहेत त्यांचा दर्जाही घसरलेला आहे. 
कायमस्वरूपी कामगारांच्या जागी कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर कामगार घेतले जात 
आहेत. 

या सगळ्या गोष्टी करणं या बड्या धेंडांना सोपं जावं म्हणून कामगारांना किमान 
सुरक्षितता देणारे कामगार कायदेही मुळापासून बदलले जात आहेत. 

४० वर्षावरील एकही कामगार ठेवायचा नाही अशी धोरणं राबवली जात 
आहेत. त्यांच्याकडून १०-१२ तास काम करून घेतलं जातं. सुट्टी दिली जात नाही. 
ओव्हरटाईम दिला जात नाही. कामगारांच्या तारुण्यातील (निर्मिती क्षमतेतील) 
चांगली वर्ष पिळून घ्यायची आणि ४० व्या वर्षीच त्यांचा चोथा करून वापरून फेकून 
देण्याची ही विनाशी धोरणं, अधिक नफ्याला चटावलेले इथले हरामखोर भांडवलदार 
निर्लज्जपणे लादत आहेत. 
असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराची स्थिती 

भारतातील एकूण कामगारांपैकी ९३% कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करत 
आहेत: अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, कोळी, गवळी, तसेच पारंपरिक कारागीर, 
हातमाग विणकर, इ. जागतिकीकरणाने या लाखो करोडो लोकांच्यापुढे जीवनमरणाचा 
प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

कापड उद्योगातील बदलत्या धोरणांचा परिणाम म्हणून हातमाग आणि यंत्रमाग 
हे उद्योग हळूहळू मरणाच्या दाराकडे ढकलले जात आहेत. हे क्षेत्र जवळपास दोन 
कोटी लोकांना रोजगार पुरवतं. बेकारीमुळे विणकरांना आपल्या कुटुंबाला एक वेळचं 
जेवणही पुरवता येत नाही म्हणून विणकर आत्महत्या करत आहेत. 

लाखो कोळी व मच्छिमार उद्योगातील कामगार हे भारतीय मत्सोद्योगाचा गाभा 
आहेत. भारताच्या समुद्रकिनाऱयांलगत मच्छिमारी करायला परकीय यांत्रिकी 
मच्छिमार बोटींना मुभा देण्याचा सरकारचा फार काळापासूनचा डाव आहे. 
लागोपाठच्या सरकारांचे सततचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी भारतीय मच्छिमार 
लढतच आहेत. 


तुम्हीबेकारका? | न ठ्य 


जागतिकीकरणाचा शेतीवर परिणाम 

देशाच्या एकूण कष्टकऱ्यापैकी दोन तृतीयांश कष्टकरी या क्षेत्रावर अवलंबून 
आहेत. शेती क्षेत्रावर जागतिकीकरणामुळे काय भयंकर पद्धतीने आक्रमण होत आहे हे 
जागतिकीकरणाचा गॉगल चढवलेले वगळता स्वच्छ नजरेने बघणाऱ्या कोणालाही 
जाणवेल. 

जागतिक व्यापार |! 
संघटनेच्या अटींनुसार | । 
सरकार कृषिक्षेत्राला दिलेली | 
सर्व अनुदानं बंद करत आहे. | 
खतांच्या किंमती, 
बियाणांच्या किमती, वीज, 
पाणी यांचे भाव प्रचंड 
प्रमाणात वाढवले आहेत. <गबहाव्ळं 

पाटबंधारे, पाणीपुरवठा a 
अशा शेती क्षेत्रातील ।-_ ह हल. ह 
विकासासाठी उपयुक्त भांडवली गुंतवणूक सरकारने कमी करत आणली आहे. 

हे एवढं जणू पुरेसं नाही म्हणून की काय बँकाकडून शेती क्षेत्राला जो 
कर्जपुरवठा होत होता त्यात देखील आता कपात केली जात आहे. आर्थिक सुधारणा 
सुरू झाल्यापासून सरकारी बँकांच्या एकूण निव्वळ कर्जापैकी शेतीक्षेत्राला देत 
असलेल्या कर्जाचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊन अर्ध्यावर आले आहे. 

तर दुसऱया बाजूला प्रचंड अनुदान असलेली कृषिउत्पादनं आयात केली जात 
आहेत. अनुदानं कमीत कमी ठेवण्याचे जागतिक व्यापार संघटनेचे सर्व नियम 
धाब्यावर बसवून ३५० अब्ज डॉलर्सची अनुदानांची खैरात पाश्चात्य युरोपियन देश 
आपल्या कृषि निर्यातीवर करत आहेत. ही एकूण रक्कम भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 
एकूण उत्पादनाच्या एक तृतीयांश आहे. साहजिकच इथला शेतकरी उध्वस्त होणार 
हे नक्की. 
शेतीचा विनाश 

शेती क्षेत्राकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतीच्या विकास दरात तीव्र घसरण 
झाली आहे. 

१९९० च्या दशकामध्ये अन्नधान्य व अन्नधान्याच्या व्यतिरिक्त उत्पादनं 
१९८० च्या तुलनेत निम्म्यावर आली आहेत. 

१९९० च्या दशकात अन्नधान्याच्या उत्पादन वाढीचा दर इतका घसरला आहे 
की तो लोकसंख्यावाढीच्या दरापेक्षाही कमी झाला आहे! 

२००१ ते २००५ च्या दरम्यान अन्नधान्य वाढीचा दर गडगडलाच आणि 
शून्यावर आला. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ५० वर्षांमध्ये अन्नधान्याच्या उत्पादनात ०.११% 
लोकायत [8 














नी वाढ होत होती. भारतातील धनदांडग्यांच्या झटपट श्रीमंतीच्या हव्यासापायी 
भारतीय राज्यकर्ते देशाला पुन्हा एकदा गुलामगिरीच्या काळातील दुष्काळी 
परिस्थितीत ढकलत आहेत. 

साम्राज्यवादी भांडवलाच्या चहूबाजूंनी होणाऱ्या भारतीय शेती क्षेत्रावरील ह्या 
हल्ल्यामुळे काटक भारतीय शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झालेली आहे. 
शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जाच्या जाळ्यात अडकत आहेत. उत्तरप्रदेशात ७० 
लाखापेक्षा जास्त तर महाराष्ट्रात ३६ लाख घरे कर्जाच्या विळख्यात आहेत. 


शेती उत्पादनाच्या विकासदराचा कल (प्रति वर्ष) 





























अन्नधान्य अन्नधान्य सर्व पिकं | लोकसंख्या 
व्यतिरिक्त वाढ 
१९८०-८१ ते ८९-९० २.८५ ३.७७ ३.१९ २.१ 
१९९०-९१ ते २०००-०१ | १.६६ १.८६ १.७३ १.९ 
२०००-०१ ते ०५-०६ ee - उपलब्ध नाही - १.८ 








सरकारी आकड्यांप्रमाणे ह्या कर्जाचा एक मोठा हिस्सा खाजगी सावकारांकडून 
घेतला आहे. हे सावकार जबरदस्त व्याज वसूल करतात. खेड्यातील एका मोठ्या 
लोकसंख्येला आपण निश्चितच ब्रिटिशांच्या काळात नेऊन पोचवलं आहे. 

सावकार-व्यापारांकडून घेतलेली ही प्रचंड कर्जे परत करण्याची कुठलीच 
शक्यता दिसत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. गेल्या १० वर्षातील 
आत्महत्यांचा आकडा धक्कादायक आहे. दीड लाखापेक्षा जास्त! संवेदनाशून्य 
भारतीय राज्यकर्ते विश्वासघातकी झालेले आहेत व त्यांनी सामांन्यांशी नाळ 
तोडलेली आहे हे समजण्यासाठी एवढं एकच उदाहरण पुरेसं आहे. 

जागतिक पर्यावरण चळवळीत सक्रिय असलेले अमेरिकेतील ख्यातनाम पत्रकार 
एडवर्ड गोल्डस्मिथ 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात : 

“भारतातील दोन-तीन एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी 
(जागतिकीकरणात) कसे काय टिकू शकतील? ... ते नाही टिकू शकणार. ते सर्व 
शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांकडे ढकलले जातील. झाडून सारे. आणि जेव्हा तुमचा 
छोटा शेतकरी वर्ग असा आयुष्यातून उठेल, तेव्हा तुमचे छोटे दुकानदार, विक्रेते 
आणि बलुतेदार लोकही उरणार नाहीत ... कारण त्यांचे अस्तित्वच मुळी शेतकऱ्यांवर 
अवलंबून आहे. अशा तऱहेने तुम्ही ६० ते ७० कोटी लोकांना देशोधडीला लावाल 
आणि त्यांना कंगाल बनवाल. ...सत्तर कोटी लोकांना देशोधडीला लावण्याचे काय 
परिणाम होतील तुम्हाला कल्पना आहे? जगात आजवरच्या इतिहासात हे कोणीही 
केलेले नाही! तुमच्या देशाच्या जागतिकीकरणाचे हेच अपरिहार्य परिणाम आहेत. ते 
भारताला उध्वस्त करेल.” 


तु्हाबकारका 00 


शेतीमधील रोजगारवाढीत घट 


आणि म्हणूनच शेती क्षेत्रातील रोजगारवाढीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली 
आहे. १९९४ ते २००० च्या दरम्यान ही वाढ शून्यावर पोचली आहे. भारतीय 
जनतेपैकी ६०% लोकांचा रोजगार ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे, अशा क्षेत्राची ही 
परिस्थिती. शेती क्षेत्राची वाढ जर पूर्वीसारखीच राहिली असती तर ह्या क्षेत्रामध्ये 
ह्याच काळात (१९९४ ते २०००) २.७ कोटी रोजगार तयार झाले असते! 
मग सॉफ्टवेअर उद्योगाबद्दल काय? 

सॉफ्टवेअर आणि बीपीओ क्षेत्रात तर भरपूर रोजगार निर्माण होत आहेत असा 
प्रचार सध्या केला जात आहे. 

माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे आज लाखोंच्या संख्येने रोजगार देणारा मोठा 
स्त्रोत समजलं जातं. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची दोन विभागात विभागणी करता येईल. 
एक म्हणजे सॉफ्टवेअर क्षेत्र आणि दुसरं त्यावर अवलंबून असलेलं बीपीओ क्षेत्र 
(‘Business Process Outsourcing” or 
“Information Technology Enabled 
Services” Sector). 
बीपीओ क्षेत्र 

ह्या क्षेत्रातील काम पूर्वी अमेरिका आणि 
इतर विकसित देशच करत होते. पण आता 
ह्या कंपन्यांनी हे काम भारतासारख्या गरीब 
देशांकडे वळवलं आहे. 

ह्या कामाला विशेष कौशल्याची गरज 
नाही, फक्त चांगलं इंग्रजी येत असेल तरी 
बास. हे रोजगार भारतात येण्याचं एकमेव 
कारण म्हणजे इथे खूप कमी पगारावर लोक 
उपलब्ध आहेत. याचा एक अर्थ असा झाला 
की ह्या रोजगारांमध्ये अनिश्चितता खूप आहे, हे कधीही संपण्याची शक्‍यता आहे. 
उद्या जर भारतात पगार वाढवला गेला, किंवा फिलिपाइन्स वा थायलंड मधील लोक 
भारतापेक्षा कमी पगारावर हे काम करायला तयार झाले, तर विदेशी कंपन्या 
कुठल्याही क्षणी आपली भारतातील दुकाने बंद करून दुसऱया गरीब देशांकडे 
वळतील. 
सॉफ्टवेअर क्षेत्र 

बीपीओ क्षेत्राच्या तुलनेत सॉफ्टवेअर क्षेत्रामध्ये अधिक कौशल्याची गरज आहे 
हे खरं आहे. पण तरीसुध्दा हे ही तितकच खरं आहे की भारतीय सॉफ्टवेअर 
इंजिनिअर्स हे खरंतर अमेरिकी कंपन्यांची हमाली करतात. किंबहुना गोर्‍या साहेबांचे 


लोकायत [© 





तांत्रिक हमाल. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील सगळ्यात जास्त सर्जनशील काम युरोप व 
अमेरिकेत होतं. ज्यात कौशल्य कमी आणि मेहनत जास्त आहे अस दुय्यम दर्जाचं 
काम ह्या सॉफ्टवेअर कंपन्या भारतीयांकडून करून घेतात. 

एकूण काय तर भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योगाच्या वाढीचा अर्थ हा नाही की 
भारत एक Knowledge Superpower बनत आहे. भारत पुन्हा एकदा विकसित 
देशांचे शेपूट बनू पाहत आहे. आता ह्या क्षेत्रात किती रोजगार निर्माण होतात ते पाहू. 
एकूण आय.टी. क्षेत्रातील रोजगार 

ह्या क्षेत्रामध्ये भविष्यात भरपूर नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचा कितीही ढींडोरा 
प्रसार माध्यमांनी आणि बुद्धिजीवींनी पिटला तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. 
माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचे दोन्ही विभाग-सॉफ्टवेअर आणि बीपीओ-नी 
२००३ पर्यंत चार लाख नव्वद हजार आणि सहा लाख पन्नास हजार नोकऱ्या 
अनुक्रमे उपलब्ध केल्या. फक्त! आणि ह्या वर्षी (२००७) पर्यंत ह्या क्षेत्रातील एकूण 
रोजगारांची संख्या वाढून सोळा लाख झाली होती. देशातील एकूण रोजगाराच्या 
लुलनेत हे प्रमाण फक्त ०.३५% आहे! 
निव्वळ निष्पत्ती 

आणि म्हणूनच सरकारी आकडेही हे दर्शवतात की जागतिकीकरणाच्या 
नंतरच्या काळात रोजगार निर्मितीमध्ये परिणामकारक घसरण झाली आहे. राष्ट्रीय 
नमुना सर्वेक्षणाच्या (National Sample Sur४९५) १९८३, १९९३-९४ आणि 
१९९९-२००० च्या अहवालानुसार रोजगार निर्मितीच्या वाढीमध्ये तीक्ष्ण घट झाली 
आहे. १९८३ ते १९९३-९४ च्या काळातील २.७% प्रतिवर्षी वरून ती १९९३-९४ 
ते १९९९-२००० च्या दरम्यान १.१% इतकी कमी झाली आहे. पहिल्या काळात 
दरवर्षी ७६ लाख रोजगार निर्माण होत होते, जे नंतरच्या काळात ३५ लाख प्रतिवर्षी 
इतके कमी झाले. 
मग नवीन रोजगार कुठल्या क्षेत्रात निर्माण होत आहेत? 

१९९३-९४ ते १९९९-२००० ह्या सहा वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये 
२.१ कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाले. मग हे कुठल्या क्षेत्रांमध्ये झाले? 

शेतीक्षेत्रात तर नक्कीच नाही, ते तर ठप्प झाले आहे. संघटित क्षेत्रातही 
जवळजवळ नाहीच-कारण सार्वजनिक क्षेत्रात नवीन भरती बंद आहे. किंबहुना 
१९९८ नंतर संघटित क्षेत्रातील एकूण रोजगारांची संख्या कमी होत आहे. या 
व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणावर लघुउद्योग बंद पडत असल्यामुळे तेथेही रोजगारनिर्मिती 
बंद झाली आहे. अशावेळी हे २.१ कोटी रोजगार कुठे निर्माण झाले आहेत? 

सरकारी आकड्यानुसार : 
७ ५५ लाखांहून अधिक रोजगार घरेलू उत्पादनाच्या क्षेत्रात निर्माण झाले आहेत. 

कुठेच रोजगार नसल्यामुळे लोक घरीच पापड, लोणची, वेफर्स, उदबत्त्या 


तुम्हीबेकारका? | ल 38 


यांसारख्या छोट्या मोठ्या गोष्टी बनवून बाजारात विकण्याचा प्रयत्न करत 
आहेत. कशाही प्रकारे जिवंत राहण्यासाठी! 

७ ४० लाख रोजगार असंघटित बांधकाम उद्योगात निर्माण झाले आहेत. इथे तर 
कामगार अत्यंत भयानक परिस्थितीत काम करतात: पत्र्याच्या घरांमध्ये राहून, 
कुठल्याही आरोग्यसुविधा नसताना, मुलांच्या शिक्षणाची कसलीही सोय 
नसताना. 

१ सगळ्यात जास्त रोजगार व्यापार, हॉटेल आणि रेस्टॉरन्टस्‌ मध्ये निर्माण झाले 
आहेत-१.०७ कोटी. “व्यापार” म्हणजे : रस्त्यावर गाडी लावून फळं-भाज्या 
विकणारे, दारोदार फिरून शॅम्पू साबण, वॉटर फिल्टर सारख्या गोष्टी विकणारे 
वा अन्य प्रकारचे छोटे छोटे विक्रेता. 'हॉटेल-रेस्टॉरन्ट' म्हणजे: छोटी छोटी 
चहाची दुकाने, वडापावची गाडी टाकून धंदा करणारे, किंवा मॅकडोनल्डसारख्या 
हॉटेल मध्ये काम करणारी मुलं. 

होय, जागतिकीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत तयार होणारे “रोजगार” हेच 
आहेत. ह्यांना “रोजगार” म्हणणं हा निर्लज्जपणा ठरेल. मरणाच्या कड्यावर असलेले 
हे लोक काहीतरी करून किमान एक वेळच अन्न खाऊन जिवंत आहेत. 

तीन चतुर्थांश भारतीय दिवसाला २० रुपयांपेक्षाही कमी कमाईवर जगत 
आहेत. आणि तरीही आपले निर्लज्ज भारतीय शासक म्हणतात देश 'आर्थिक 
महासत्ता’ बनत आहे. 

असं आहे जागतिकीकरण! 

तर, असं आहे जागतिकीकरण! ते भारताला स्वीडन, जपान किंवा 
जर्मनीसारख्या भांडवलशाही विकासाकडे घेऊन जायची सुतराम शक्यता नाही. 
उलट, स्वातंत्र्यानंतरच्या ४० वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये व सामान्य जनतेच्या 
जीवनस्तरात जो थोडाफार विकास झाला होता तो ही आता नष्ट केला जात आहे: 

७ देशाचे नि:औद्योगिकरण होत आहे. 

* शेतीचा विनाश होत आहे. देशाची अन्नधान्य सुरक्षितता समाप्त केली जात आहे. 

७ संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे. 

१ भारतातल्या कोट्यवधी गरिबांच्या उपजीविकाच नष्ट केल्या जात आहेत. 

हे सगळं कशासाठी? तर भारतातल्या भांडवलदारांची नग्न नफेखोरी चालू 
रहावी, धनदांडग्यांना जगातल्या सगळ्या चैनीच्या वस्तू इथे घर बसल्या मिळाव्यात 
म्हणून. 

भारतातल्या १५ वर्षातल्या जागतिकीकरणाने भारतातील श्रीमंतांच्या 
संपत्तीमध्ये अत्यंत वेगाने वाढ झाली आहे. इतकी की आशियातील सगळ्यात जास्त 
कोट्यधीश भारतात आहेत. भारतात २००६ मध्ये ३६ कोट्यधीश होते ज्यांची 
एकूण संपत्ती जवळजवळ २०० अब्ज डॉलर्स होती-भारताच्या जी.डी.पी.च्या एक 
पंचमांश! गेल्या वर्षीच्या लुलनेत ह्यात ३५% वाढ झाली होती. 

लोकायत [O89 


आपण कुठे चाललो आहोत? 

आपल्या अर्थव्यवस्थांचे जागतिकीकरण करणाऱ्या तिसऱ्या जगातल्या देशांवर 
दारिद्र्य-बेकारी-रोगराईची अशीच शोकांतिका लादली आहे. या देशांतील १०% 
पेक्षाही कमी असणारे उच्चभ्रू लोक मात्र या प्रक्रियेतून नफाच नफा कमावणार आहेत. 
युरोप-अमेरिकेतील जीवनशैलीची चटक त्यांना लागली आहेः ते त्यांच्या मुलांना 
शिक्षणासाठी परदेशी 


पाठवतात; देशातील ताटातली भाकरी हिसकावणारेच शिकवतात अपरिग्रह, 
मोठमोठ्या खाजगी क्लबचे म्हणतात, समाधान असतं मानण्यात. 

ते सभासद असतात; ते गोळा करून कर ज्यांना पोचतात तेच 

तिथे पोहोतात; टेनिस करतात त्यागाची आवाहने 

खेळतात; 'अरोबिक' तृप्त होऊन ढेकर दिल्यावर ते भुकेकंगालांना 

सारख्या आधुनिक कसरती गाऊन दाखवतात उद्याची छान स्वप्ने 

करतात; आपले सौंदर्य देशाला खड्डयात नेऊन सोडणारेच 
खुलवण्यासाठी त्यांना म्हणतात, कारभार फार अवघड, 

खाजगी डॉक्टरांकडे साध्या माणसांचं काम नाही ते. 

अत्याधुनिक सुविधा - बर्तोल्ट ब्रेख्त 


मिळतात; ते टोल वसूल 
करणाऱ्या खाजगी रस्त्यांवरुन अलिशान मोटारींमधून प्रवास करतात; त्यांच्या घरात 
जगातल्या अत्याधुनिक तांत्रिक करामती बसवून घेतात; कम्प्यूटर-फॅक्स-इंटरनेट 
सारख्या सेवांमार्फत लीलया गप्पा मारतात; उंच काटेरी कुंपणाभोवती हत्यारबंद 
खाजगी रक्षकांचा गराडा ठेवून आत राजवाड्यांसारख्या बंगल्यात राहतात; ते नेहमीच 
न्यूयॉर्क, पॅरिस येथे सुट्टी साजरी करतात. त्यांची पुष्कळ संपत्ती परदेशी बँकांमध्ये 
साठवलेली असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कितीही चढउतार आले तरी जागतिक 
व्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यामुळे त्यांचा 
फायदाच होतो. 

ह्याचाच अटळ परिणाम 
म्हणून ९०% उर्वरित लोक 
इच्छेविरुद्ध नरकात ढकलेले जात 
आहेत. तिसऱया जगातील 
देशांमध्ये. ८५ कोटी लोक 
अर्धपोटी किंवा कुपोषित आहेत, 
प्रत्येक तीन पैकी एका मुलाची 
कुपोषित असल्यामुळे वाढ 
खुंटलेली आहे, १.३ कोटी मुलं 
दरवर्षी इलाज होऊ शकणाऱ्या आजारांमुळे मरतात, ३२ कोटी बालके प्राथमिक 


तुम्हीबेकारका?  &ढ&ढ. | त्य 





शिक्षणापासून वंचित आहेत, दरवर्षी २० लाख मुली वेश्या व्यवसायाकडे ओढल्या 
जातात आणि २५ कोटी मुलांना जगण्याकरता कष्ट उपसावे लागत आहेत. 

जागतिकीकरणाने आजवर कधी नव्हे एवढी असमानता आणि मूठभर 
लोकांच्या हातात संपत्तीसंचय केला आहे. जगातील १% सर्वात श्रीमंत लोकांच्या 
हातात जगातील ४०% संपदा आहे. १०% श्रीमंत जगातील ८५% संपत्तीचे मालक 
आहेत. तर जगभरातील तळातल्या ५०% लोकांकडे जगातील संपत्तीच्या फक्त १% 
संपत्ती आहे. 
हजारो वर्षांच्या मानवी श्रमांचं फळ मूठभरांच्या हातात! 

खरंतर, पृथ्वीवरील प्रत्येक माणसाच्या मूलभूत गरजा भागवता येतील अशी 
तंत्रज्ञान क्षमता इतिहासात प्रथमच निर्माण झाली आहे. जर ह्या विकसित तंत्रज्ञानाचा 
समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापर केला, तर प्रत्येकाला पौष्टिक जेवण, चांगले 
कपडे, घर, शिक्षण, आरोग्य, साफ पिण्याचे पाणी, मनोरंजनाची आणि क्रिडाविषयक 
सर्व साधनं उपलब्ध होऊ शकतात. आज प्रथमच अशी भौतिक परिस्थिती निर्माण 
झाली आहे की जगातील सर्व लोकांना एक चांगलं, सुरक्षित, सर्जनशील, निरोगी जगणं 
जगता येईल. य 

वस्तुस्थिती मात्र ह्याच्या अगदी उलट आहे. 
१०० कोटी लोक, म्हणजेच जगातील एक षष्ठांश 
लोकसंख्या अत्यंत गरिबीत जगत आहे, जागतिक 
बँकेने निर्धारित केलेल्या १ डॉलर प्रतिदिनी पेक्षाही 
कमी उत्पन्नात आणि ३०० कोटी लोक २ डॉलर पेक्षा 
कमी उत्पन्नात जगतात; याचा अर्थ जगातील निम्मी 
लोकसंख्या काठावर फेकून देण्यात आली आहे. 

ह्या परिस्थितीला जबाबदार आहे भांडवलशाही. 
हजारो वर्षांच्या मानवी श्रमांचं फळ माणसाच्या पदरात 
पडण्याच्या वेळीच ही व्यवस्था त्याला अडसर बनून 
राहिलेली आहे. भांडवलशाही समाजात उत्पादनाची सारी साधनं-कारखाने, 
यंत्रसामग्री, शेती-भांडवलदारांच्या हाती एकवटली आहेत आणि उत्पादनाचं सारं 
फळ त्यांच्याच पदरात पडत आहे. कारखाने, यंत्रसामग्री, भांडवलदारांचं भांडवल 
आणि उत्पादन ही सारी संपत्ती पिढ्यान पिढ्या कामगार, शेतकरी आणि वैज्ञानिक- 
बुध्दिजीवी यांच्या एकत्रित श्रमांमधून निर्माण झालेली असली तरीही त्या श्रमिकांचा 
मात्र त्या मिळकतीवर कसल्याही प्रकारचा हकक अथवा नियंत्रण नाही. 

यंत्र ही मानवाची निर्मिती आहे. त्याचा उपयोग मानवी जीवन सुखी 
बनवण्यासाठी आहे. पण भांडवलशाही मात्र त्याचा उपयोग फक्त नफ्यासाठीच करते. 
माणसांच्या जागी यंत्र आणते. माणसालाच यंत्र बनवते. त्याचं सर्वागीण शोषण करते. 
मानवी जीवन उलट दु:खी करते. 
लोकायत ण्य 








खाण्यापिण्याची मारामार अन चैनीच्या वस्तूंचा भडिमार 

भांडवलदार कामगारांना जेवढा कमीतकमी पगार देता येईल तेवढाच देतात 
आणि त्यामुळे कामगार-या सर्व संपत्तीचा निर्माता-साध्या साध्या जीवनावश्यक 
गोष्टी म्हणजे-चांगलं अन्न, पिण्याचं शुद्ध पाणी, कपडे, निवारा, स्वच्छतागृह, शिक्षण 
आणि आरोग्यसुविधा यापासून वंचित रहातो. 

याच वेळी बाहेरचा बाजार मात्र मिनरल वॉटरच्या बाटल्या, थंडपेये, पिझ्झा-बर्गर 
पासून हर तर्‍हेच्या खाण्याच्या वस्तू, हिरामोत्यांनी लगडलेले कपडे, अत्याधुनिक 
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे आणि वातानुकुलित मोटारींनी खचाखच भरलेला असतो. 
ज्या वस्तू विकून नफे 
कमावता येतील अशा गोष्टींचं WTO RaNOUET 
उत्पादन भांडवलदार करतात. W To BAN QVET | 

अशा महागड्या चैनीच्या 
वस्तू परवडणारा वर्ग १०% ही 
नसल्यामुळे त्यात आणखी 
गुंतवणूक होऊ शकत नाही. 
त्यामुळे भांडवलदारांकडे 
अब्जावधी रुपये नुसते पडून 
राहतात. मग हा पैसा ते शेअर 
बाजारात, स्ट्टे बाजारात ae कचता Bo gositutes os onionton innit iis 
गुंतवतात. शेअरबाजार आज जुगाराचा अड्डा बनला आहे. जगभरात आज ह्या 
सट्टेबाजीवर हजारो अरब डॉलर्स लावले आहेत. जगप्रसिद्ध विद्वान नॉम चॉमस्की 
म्हणतात, जगभरात होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ९५% गुंतवणूक केवळ सट्टेबाजीत 
होते. 





या क्षेत्रात पाण्यासारखा पैसा इकडून तिकडे अन्‌ तिकडून इकडे उगाचंच वाहत 
रहातो. त्याचवेळी तिकडे मात्र गरीब माणसं, मुलं भुकेनं... आजारानं-हकनाक मरत 
असतात! 
अहिंसेचे पाईक की थंड रक्ताचे मारेकरी ! 

वाचवणं शक्य असतानाही, अशा रितीने दर तीन वर्षात जेवढी माणसं मरतात, 
तेवढी दुसऱ्या महायुद्धात सहा वर्षात सुद्धा मेली नव्हती. लक्षावधी लोकांची इतक्या 
थंडपणे हत्या करणाऱ्या गरिबीच्या चरकात नव्हे तर नरकात पिळून काढणाऱ्या 
भांडवलशाही व्यवस्थेला आता गाडून टाकायला हवे. 

EE 


तुम्हीबेकारका?  ' '''_______© 42 


भाग -- ५ 
ही व्यवस्थाच बेकार आहे ! 


मित्रांनो, तुम्ही कुचकामी आहात किंवा तुमच्यामध्ये एकही गुण नाही म्हणून 
तुम्ही बेकार आहात हे खोटं आहे. तुम्ही बेकार आहात त्याला जबाबदार आहे ही 
राक्षसी भांडवलशाही व्यवस्था. ही व्यवस्था सामान्य लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी 
चालत नसून केवळ नफ्यासाठी चालते. या व्यवस्थेचे खरे शासक, जास्तीत जास्त 
नफ्यासाठी कायम हपापलेले भांडवलदार, उत्पादनाच्या गरजेनुसार लोकांना कामावर 
ठेवतात किंवा हाकलतात. कष्टकऱ्यांचा एक वर्ग मुद्दामच बेकार ठेवला जातो. 
बेकारांची ही 'राखीव फौज' इतर श्रमिकांचे पगार कमी कमी करत न्यायला वापरली 
जाते. 

जास्तीत जास्त नफा साठवण्याच्या व्यवस्थेमध्ये माणूस हा एक खेळणं बनला 
आहे. भांडवलदारांनी गरज असेल तेव्हा खेळावं आणि गरज नसेल तेव्हा फेकावं असं 
कामगार म्हणजे भांडवदारांच्या हातचं खेळणं झाला आहे. 
आता पेटून उठायला हवं! 

विद्यार्थ्यांनो आणि इथल्या मातीतल्या तरुणांनो, बेकारीची ही खरी कारणं 
आपण व्यवस्थित ध्यानात घ्यायला हवीत. तसं केलं नाही तर आपण त्यापासून 
अनभिज्ञ राहू. ज्या काही मोजक्या नोकऱ्या आहेत त्यासाठी आपसांत भांडत राहू. हे 
भांडण तुम्ही जिंकलात तर गर्वानं तुमची मान ताठ होईल आणि तुम्ही स्वत:ला 
इतरांपेक्षा श्रेष्ठ समजू लागाल. तुम्ही हरलात तर मात्र नैराश्य आणि न्यूनगंडाच्या 
भावनेने पछाडले जालं. 

प्रशन असा आहे की नोकऱ्यांचे काही तुकडे आपल्या समोर फेकून आपल्याला 
कुत्र्यांप्रमाणे भांडायला लावणारी ही व्यवस्था आपण का सहन करायची? कसंबसं 
जिवंत राहण्यासाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत आपल्यावर गाढवी श्रम लादणारी ही 
व्यवस्था, केवळ अन्नासाठी डुकरासारखं दिवसेंदिवस गटारं चिवडत बसायला 
लावणारी ही व्यवस्था... कायमची गाडण्यासाठी आता एकत्र यायला हवं. 
देशात विकासाच्या आणि रोजगाराच्या अपार शक्यता 

भारत हा एक नैसर्गिक साधनसंपन्न देश आहे. भारतातील एकूण भूभागापैकी 
५१% जमीन शेतीयोग्य आहे. जगभरातील याची सरासरी फक्त ११% आहे. पूर्ण 
देशभर नद्यांच जाळं पसरलेलं आहे. खनिजसंपत्तीही भरपूर आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात 
भारत ८५% आत्मनिर्भर आहे. आज आपल्या देशात इंजिनिअर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, 
तंत्रज्ञ, सर्व प्रकारच्या क्षमता असलेले कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. देशात पैसाही 
भरपूर आहे. देशातील बँका, विमा कंपन्या आणि निरनिराळ्या बचत योजनांमध्ये 
देशातील जनतेचे हजारो करोडो रुपये जमा आहेत. ह्या व्यतिरिक्त देशामध्ये लाखो 


लोकायत ° 


करोडो रुपयांचा काळा पैसा आहे आणि स्विस बँकेत भारतातील धनदांडग्यांचे 
हजारो करोड चोरीचे रुपये जमा आहेत. हे चोरीचे पैसे जप्त करूनही देशाच्या 
विकासासाठी वापरता येऊ शकतात. 

म्हणजेच-तंत्रज्ञान, मानवी श्रम आणि क्षमता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पैसा सर्व 
काही आहे. ज्याचा योग्य उपयोग केला तर देशातील सर्व जनतेच्या सर्व गरजा पुर्‍या 
केल्या जाऊ शकतात. एक उदाहरण घेऊ-जगातील सगळ्यात सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ 
भूमी भारतात आहे. राज्यकर्त्याच्या दुर्लक्षपणामुळे ६०% जमिनीचे अजून सिंचन 
झालेले नाही, ती पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवून 
खेडोपाडी राहणाऱ्या ६०% जनतेला एकत्र करून, शाश्वत तंत्रज्ञान वापरून आपण 
शेती उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकतो. बायोगॅस आणि इतर वैकल्पिक उर्जा 
्त्रोतांना प्रोत्साहन दिलं गेलं, तर देशातल्या दूरवरच्या गावांपर्यंत वीज पोचवली 
जाऊ शकते. त्याचबरोबरच शेतीवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं. 
ही पावलं उचलली गेली तर भारतातल्या गावांमध्ये सुद्धा कोट्यवधी रोजगार निर्माण 
होऊ शकतील हे वेगळं सांगायची गरज नाही. 

जर उत्पादनाचा उद्देश हा नफेखोरी न रहाता, देशातील जनतेच्या किमान 
गरजा पूर्ण करणे हा झाला तर खूपच मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ 
शकतात. देशातल्या सर्व जनतेला शिक्षण, आरोग्य, घर, वीज, पाणी, खेळ, 
मनोरंजनाची साधनं उपलब्ध करून द्यायची झाली तर हजारोंच्या संख्येने 
इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, कलाकार, शिक्षक, तंत्रज्ञ, वैज्ञानिक अशांची आवश्यकता निर्माण 
होईल; शिक्षण संस्था, सिमेंट-स्टीलचे कारखाने, वीजकेंद्रे, इत्यादींचीही आवश्यकता 
निर्माण होईल. ह्या सर्वांमध्ये भरपूर रोजगार तयार होईल. पैसा कुठून येणार याची 
चर्चा आपण वर केलेलीच आहे. देशात पैशाची कमी नाही, तर प्रश्‍न विकासाची योग्य 
दिशा ठरवण्याचा आहे. 

भांडवलशाही समाजव्यवस्थेत ही धोरणे राबवली जाऊ शकत नाहीत. 
भांडवलदार आपलं भांडवल गरिबांना शिक्षण देण्यासाठी, घर देण्यासाठी, त्यांना 
आरोग्य सुविधा देण्यासाठी कशाकरता खर्च करतील? हे करून त्यांना नफा कसा 
मिळणार, त्यांचं भांडवल कसं वाढणार? 

म्हणूनच आपल्याला जर गरिबी आणि बेकारी नष्ट करायची असेल तर ह्या 
भांडवलशाही व्यवस्थेला गाडून टाकण्याशिवाय पर्याय नाही. 
निरोगी सुदृढ समाजासाठी कंबर कसू 

आपल्याला माणसासारखं जगता यावं, आपले गुण, आपल्या क्षमता पूर्णपणे 
वापरल्या जाव्यात, आपल्या विकासाच्या दिशा उजळायला हव्यात, साऱ्या 
मानवजातीच्या प्रगतीची क्षितिजं रुंदावयाला हवीत, तर त्यासाठी त्याच्या आड 
येणारी ही भांडवलशाही कायमची मोडावीच लागेल. 


तुम्हीबेकारका?  &ढ&ढ. '  ''''___© 4g 


जागतिकीकरणाविरुद्ध लढण्यासाठी देशातलेच नव्हे तर जगभरातले तुमच्या 
आमच्या सारखे सामान्य लोक एकत्र येऊ लागले आहेत. अधिकांश देशांमध्ये आणि 
भारतातही हे लढे अजून छोटे छोटे आणि मर्यादित उद्दिष्टांपुरतेच आहेत. आत्ता हे 
लढे भांडवलशाहीच्या चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी होत आहेत. पण भविष्यात हे 
संघर्ष आणखी व्यापक बनतील. समाजबदलाच्या संघर्षाची सुरुवात अशाच छोट्या 
छोट्या संघर्षातून होते. 

काही देशांमध्ये विशेषत: दक्षिण अमेरिकेतील देशांमध्ये हे संघर्ष आता 
देशव्यापी बनले आहेत. लाखोंच्या संख्येने लोक आंदोलनात उतरत आहेत, 
भांडवलशाहीला आव्हान देत आहेत. वेनेझुएला, बोलिविया आणि इक्वाडोरमध्ये ह्या 
देशव्यापी संघटना निवडणूका जिंकून सत्तेवरही आल्या आहेत. 

वेनेझुएलामध्ये अत्यंत खळबळजनक आणि उत्साहित करणाऱया घटना घडत 
आहेत. गेल्या १० वर्षात, वेनेझुएलात देशातील जनतेच्या सरकारने श्रीमंतांवरचे 
टॅक्स वाढवले, टॅक्सचोरी करणाऱ्या बड्या कंपन्यांवर सक्त कारवाई करायला 
सुरुवात केली आहे. सरकारचा पैसा भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यासाठी नव्हे, तर 
देशातील बहुसंख्य गरीब जनतेचे जीवन सुधारण्यासाठी कामी लावला जातोय. जसं : 

७ शिक्षण व्यवस्था अधिक व्यापक झाली आहे. गरीब मुलांना शिक्षण, प्रवास, दोन 
वेळच जेवण आणि वसतीगृहही फुकटात उपलब्ध करून दिली आहेत. 

«७ गरीबांसाठी आरोग्यसेवा मोफत केल्या आहेत. शहरातील वस्त्यांमध्ये आणि 
गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटल्स बांधली जात आहेत, गरीब मुलांना 
डॉक्टर बनवण्यासाठी विशेष वैद्यकीय कॉलेजेस उघडली जात आहेत. 

७ बेरोजगार, गरीब, छोटे शेतकरी, महिलांना छोट्या छोट्या सहकारी संस्था 
उघडून छोटे व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. 

* गरीबांसाठी हजारो नवीन घरे बांधली जात आहेत. 
आपण जे स्वप्नं पाहत आहोत ते वेनेझुएलाची जनता प्रत्यक्ष अनुभवत आहे. 

आणि ह्या संघर्षात मुख्य भूमिका तिथल्या तरुणांची आहे. जगातील सर्व 

स्वातंत्र्यलढे, सर्व क्रांत्यांमध्ये, समाज परिवर्तनाच्या सर्व संघर्षामध्ये तरुणांची मुख्य 
भूमिका असते. आपल्या देशातही हेच होईल... 

मित्रहो 
तुम्ही अपात्रही नाही अन्‌ कुचकामी पण नाही. कुचकामी अन्‌ सडलेली आहे ती 

ही व्यवस्था. 
ज्या व्यवस्थेत प्रत्येकाला काम असेल, आरोग्याची सुविधा असेल, घर असेल 

आणि म्हातारपणाचा आधारही असेल अशी व्यवस्था उभी करण्याच्या संघर्षात 
आपण सामील होऊया. केवळ असाच समाज मुक्त आणि लोकशाहीयुक्त असू शकतो. 
हे सर्व स्वप्नं वाटत असलं तरीही आज हे प्रत्यक्षात उतरवता येण्यासारखं स्वप्नं 
आहे. 

लोकायत 1 तक 


अर्थातच, हे स्वप्नं प्रत्यक्षात उतरवणं तितकसं सोपं नाही. पण अशक्यही नाही. 
सुरुवात तर करूया. 


नहो कुछ भी सिर्फ सपना हो 

तो भी हो सकती है शुरुआत / 

और यह एक थुरुत्रात ही तो है 
कि वहाँ एक सपना है / 


जे जे £ म 





तुम्हीबेकारका?  '''' 46 


आमच्याबद्दल : लोकायत 
कान आज़ाद हुआ? 
किसके माथे से गुळामी की सियाही छुटी? 
मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का... 
मादरे-हिन्द के चेहरे पे उदासी है वही... 
कौन अजाद इञा? 
स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षातच अली सरदार जाफरींनी ही कविता लिहीली. पण 
ह्या ओळी देशाच्या आजच्या परिस्थितीचेही अधिक तंतोतंत वर्णन करतात. कोण 
स्वतंत्र झालं हा खरा प्रश्‍नच आहे. हा देश आता फक्त धनिकांचा झाला आहे 
आणि विकासही फक्त त्यांचाच होत आहे. एकीकडे हे मोठमोठे मॉल्स, 
अत्याधुनिक गाड्या, एक्सप्रेस हायवेज, जगभरातून आयात होत असलेल्या 
अय्याशीच्या वस्तू, पंचतारांकित हॉस्पिटल्स... तर दुसरीकडे बहुतांश जनतेला 
स्वातंत्र्यानंतर जो भाकरतुकडा मिळत होता, तो सुद्धा आता काढून घेतला जात 
आहे. 
गेली दोन दशके जागतिकीकरणाच्या नावाखाली महाकाय बहुराष्ट्रीय 
कंपन्यांना या देशात आमंत्रित केलं जात आहे. देश आज फक्त बड्या देशी- 
परदेशी उद्योगपतींच्या नग्न नफेखोरीसाठीच चालवला जातोय. ते प्रचंड नफ्याच्या 
हावेपोटी गरिबांची जंगले, जमिनी, पाणी ह्यांवर हिंस्त्रपणे हल्ले करत आहेत. 
पोलिस-न्यायालय-राजकारणी-नोकरशहा यांच्या उघडउघड सहकार्याने गरिबांच्या 
जीवनसाधनांवर ताबा मिळवून त्या ठिकाणी खाण प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्राचे 
प्रकल्प, आलिशान गृह प्रकल्प, इ.इ. उभे करत आहेत. यासाठी आपल्या 
देशातील कायदेकानूनही बदलले जात आहेत. खाजगीकरणाच्या नावाखाली 
जनतेच्या श्रमांनी आणि पैशांनी उभे केलेले सार्वजनिक उद्योग आणि बॅका व विमा 
कंपन्या कवडीमोल किंमतीत त्यांना सोपवल्या जात आहेत. शेतीव्यवस्थाही त्यांच्या 
ताब्यात देण्यासाठी धोरणे बदलली जात आहेत. परिणामी लाखो शेतकरी 
आत्महत्या करत आहेत, देशातील ६०% जनता ग्रामीण भागातून शहरातील 
बकाल वस्त्यांमध्ये ढकलली जात आहे. छोटे उद्योग नागवले जात आहेत. शिक्षण, 
आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था, वीज, पाणी, ह्यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुद्धा नफा 
आणि फक्त नफा कमावण्याचं साधन बनवल्या जात आहेत. आपण काय खावं, 
प्यावं, ल्यावं, चिंतावं, पहावं, हे ठरवण्याची मक्तेदारीच जणू बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी 
घेतली आहे. म्हणून त्यांच्या भांडवलाबरोबर त्यांची संस्कृतीही त्यांनी आपल्याकडे 
रुजवली आहे. आता आपल्या देशावर कुणी थेट शासन करण्याची गरज नाही. 
आर्थिक नाड्या आपल्या हातात ठेवून त्यांनी परत एकदा नवी गुलामी आणली 
आहे. 


लोकायत 71 6 "प्प"्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्मत्र 





जीवनावश्यक वस्तूंची प्रचंड वाढती महागाई, जागोजागी बोकाळलेला 
भ्रष्टाचार, खोटेपणा, कॉलेजची आकाशाला भिडलेली फी आणि नोकरीची आशा 
शून्य. शिवाय आपणच नालायक आहोत असं वाटायला लावणारी शिक्षणव्यवस्था 
आणि परीक्षा पद्धती, नोकरीचं खापर राखीव जागांवर फोडणारी जात जमातवादी 
समाजव्यवस्था आणि देवाधर्माच्या नावाखाली माणसाला माणसापासून वेगळं 
पाडणारं धर्मांध राजकारण, माणसांच्या आजाराचा होत असलेला व्यापार... हे 
आजचं वास्तव आहे. 

अर्थात सर्वसामान्य जनता विदेशी कंपन्यांचे व येथील धनदांडग्यांचे हे खेळ 
मूकपणे बघत बसलेली नाही. वसंतात जसं प्रत्येक कानाकोपऱ्यात फुलं फुलायला 
लागतात, तसंच देशभरात निरनिराळ्या ठिकाणी लोकांनी एकत्र यायला, संघटित 
व्हायला, आणि आपले संघर्ष बुलंद करायला सुरुवात केली आहे. आत्ता जरी हे 
संघर्ष छोटे असले, तुटक असले, तरी भविष्य या छोट्या छोट्या संघर्षातच दडलेलं 
आहे. ते जेव्हा मजबूत होतील, एकत्र येतील आणि आणखी लोक या लढ्यात 
सामील होतील तेव्हा ते एक मोठी ताकद बनतील. 

आपण बघ्याची भूमिका सोडली पाहिजे, चांगल्या भविष्याची स्वप्न पाहिली 
पाहिजेत, जग बदलु शकतं ह्यावर विशवास ठेवला पाहिजे. हो ! दुसरं जग शक्य 
आहे. पण त्यासाठी आपलेही छोटे-छोटे लढे सुरु केले पाहिजेत. हिमालयातल्या 
छोट्या छोट्या नद्यांचे प्रवाह एकत्र येऊन त्यांची गंगा बनते, तसंच हे लढेही एकत्र 
येतील. म्हणूनच हे व्यासपीठ. 

भारतातील वैदिक काळापासूनचा विचार म्हणजे लोकायत. लोकायत ही 
दैववाद झुगारणारी वास्तववादी, विवेकवादी जीवनदृष्टी आहे. जीवन सम्यक रितीने 
जगण्याचा हा विचार आहे. समस्या मानवनिर्मित आहेत, त्यापासून पळून न जाता 
त्यांना सामोरे गेले पाहिजे, ही प्रेरणा लोकायती विचार आम्हाला देतात. ही परंपरा 
आम्ही स्वीकारतो. म्हणूनच या व्यासपीठाचे नाव लोकायत. ज्यांना हे जग 
बदलण्यासाठी आपणही काही करावं असं वाटतं त्यांच्या सहकार्याने आम्ही विविध 
कार्यक्रम राबवतो. 

७ शिक्षण-वीज-आरोग्यसेवा ह्यांचे बाजारीकरण, शहरातील सार्वजनिक वाहतूक 
समस्या, अणुऊर्जेची घातकता, बी.टी. वांग्यासारख्या जनुकीय बदल 
असलेल्या अन्नांचे दुष्परिणाम, जीवनावश्यक वस्तूंची वाढती महागाई, 
यांसारख्या लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवर व्यापक जनजागृती करून 
लोकांना संघटित करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याशिवाय पेप्सी कोक भारत 
छोडो', “अजून भोपाळ नकोत”, 'न्यायव्यवस्थेचे उत्तरदायित्व आणि सुधारणा” 
यांसारख्या राष्ट्रीय अभियानांमध्येही आमचा सक्रिय सहभाग आहे. त्यासाठी या 
प्रश्‍नांवर आधारित पथनाट्य, पोस्टर प्रदर्शन, गाणी अशा कला प्रकारांचा 


तुम्हीबेकारका? '  '_ [_[_©M 48 


उपयोग करतो, तसेच सेमिनार, व्याख्यान, धरणे, मोर्चे, जाहीर सभाही 
आयोजित करतो. 

७ समाजातील विविध समस्या, विशेषत: विकासाच्या नावाखाली उद्धवस्त होत 
असलेले जगजीवन, जात जमातवाद, चंगळवाद, अमेरिकेचा साम्राज्यवाद, 
जागतिक तापमान वृद्धी, इ. अनेक विषयांवर माहितीपट-चित्रपट दाखवले 
जातात, त्यांवर चर्चा घडवली जाते. त्यातून प्रश्‍न समजून घेण्यास मदत होते. 

७ समाजातील निरनिराळ्या समस्यांबाबत कला आणि सांस्कृतिक माध्यमांमधून 
जनजागृतीचा प्रयत्न करतो. 

७ अभिव्यक्ती या महिल्यांच्या गटाद्वारे महिलांचे हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी 
आणि महिलांच्या प्रश्‍नावर सामाजिक जागृती निर्माण करण्यासाठी 
कॉलेजेसमध्ये व वस्तीपातळीवर काम करतो. 

७ या सर्व प्रश्‍नांवर काम करताना आवश्यक विषयांवर आम्ही पत्रके व 
पुस्तकेही प्रकाशित करतो. 
मित्रांनो आम्ही तुमच्यासारखेच सामान्य लोक आहोत. तुमच्यापैकी अनेकांना 

आम्ही परिचित नाही. तरीही आम्ही व्यक्त केलेल्या विचाराशी आपण सहमत व्हाल 

असा आम्हाला विश्‍वास वाटतो. पण नुसतेच सहमत नाही, तर आमच्या विविध 
उपक्रमांमध्ये आपला सहभागही आवश्यक आहे. त्यासाठी खाली दिलेल्या पत्त्यांवर 
तुम्ही आम्हाला नक्की संपर्क करू शकता. 


